जुन्नर-शिवतरी 
परिसर 


लेखक 


खुरेशष वसंत जाधव 
एम्‌.ए., पीएच्‌.डी., पुणे 


पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


१९८२ 


"९१२ जे 


प्रकाशक 

संचालक, 

पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये विभाग, 
महाराष्ट्र शासन, मुंबई 


ऐतिहासिक स्थलदर्शनमाला-४ 


मुद्रक 
व्यवस्थापक, 
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


मुखपृष्ठ : शिवनेरी किल्ल्यावरील जिजामाता व बाळ शिवाजीची पंचधातूची मूर्ती 


किमत रु. २' ७० 


दोत शब्द 


९ 


श्री राजा शिवछत्रपतींचा जन्म, पुणे जिल्ह्यामध्ये पुण्याच्या उत्तरेस पसरलेल्या 
सह्याद्रीच्या रांगेतील ज्या किल्ल्यावर झाला, त्याचे नाव शिवनेरी. त्यामुळे 
या किल्ल्यास पर्यटक, इतिहासप्रेमी, यांजकडून तीर्थाचे स्वरूप प्राप्त झाले 
आहे. अशा पर्यटकांसाठी, इतिहास प्रेमींसाठी, या पुस्तिकेत जुब्र परिसरातील 
इतर ऐतिहासिक वास्तूंचाही समावेश केला आहे. 


ही पुस्तिका लिहिण्यासाठी पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये विभागाचे संचालक 
डॉ. अ. प्र. जामखेडकर यांनी मला उद्युक्त केले त्याबद्दल त्यांचे क्रण व्यक्‍त 
करतो. 


प्रस्तुत पुस्तिका लिहिताना प्रा. ग. ह. खरे, डॉ. म. के. ढवळीकर, पुणे 
यांच्याशी केलेल्या चर्चेचा उपयोग झाला त्यावहल त्यांचा मी आभारी आहे. 


हस्तलिखित तयार करण्याचे कामी कु. माधुरी लोमटे हिने मदत केली त्याबद्दल 
तिला धन्यवाद ! 


पर्यटकांकडून प्रस्तुत पुस्तिकेचे स्वागत होईल अशी अपेक्षा. 


पुणे, ९ एप्रिल १९८२ सुरेश वसंत जाधव. 


निवदन 


महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये विभागाने महाराष्ट्रातील 
ऐतिहासिक व पुरातत्त्वीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या अनेक स्थलांच्या, किल्ल्यांच्या, 
लेण्यांच्या पुस्तिका प्रकाशित करण्याचे ठरविले आहे. जुन्नरच्या आसमंतात जी 
अनेक ऐतिहासिक संस्कृतीची दालने विखुरलेली आहेत त्यात शिवरायांचा जन्म 
ज्या शिवनेरी किल्ल्यावर झाला त्याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावासा वाटतो 
दरवर्षी हजारो पर्यटक या किल्ल्याला भेट देतात. किल्ल्याप्रमाणेच आजबाजच्या 
महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्थलांची त्यांना महती कळावी यासाठी जन्नरच्या 
परिसरातील स्थळांचा समावेश या पुस्तिकेत केला आहे 


सर्वसामान्य जनतेला समजेल अशा सोप्या भाषेत पुस्तिका लिहून द्यावी 
अशी इच्छा मी पुण्याचे डॉ. सुरेश जाधव यांचेजवळ व्यक्‍त केली. त्यांनी माझ्या 
विनंतीला मान देऊन लेखनकार्य केले यावददल त्यांचा मी आभारी आहे. 


या पुस्तिकेच्या कामात हातभार लावणाऱ्य| कर्मचार्‍यांचा, विशेषत: प्रकाशन 
सहायक श्री. चं. प्र. नांदे यांचा, तसेच अनेक शासकीय कामांचा व्याप असतानाही 
मुद्रणालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कमंचाऱ्यांनी पुस्तिकेची सुवक आवृत्ती 
काढल्याबद्दल त्यांचाही मी आभारी आहे. 


या पुस्तिकेतील सर्वे छायाचित्रे लेखकाने घेतली आहेत. 


मुंबई, 
शिवजयंती 
२५ एप्रिळ १९८२ अ. प्र. जामखेडकर 


1१ 9 ८. 1. 2010 ८ -00117-)...../.) . 2-3) 
> ७४७४५ एत 7 ३ (घ्य) ५...) (7) 


अनुक्रमणिका 


जुब्चर परिसर : भौगोलिक 
शिवनेरी 

शिवनेरी-जुत्नर ऐतिहासिक घटना 
जुच्र गावातील वास्तू 

चावंड किल्ला 

हडसर किल्ला 

जीवधन किल्ला 

जुत्चर लेणी 

तुळजा लेणी गट 

गणेश लेणी (लेण्याद्री) गट 

गणेश लेणी पूर्व 

भीमाशंकर गट 

अंवा-अंविका गट 

भूत लेणी गट 

शिवनेरी पूर्वे गट 

शिवनेरी दक्षिण गट 

शिवनेरी पश्‍चिम गट 

नाणेघाट 

डाव्या-उजव्या भितींवरील शिलालेख 


डप 


जुन्तर परिसर : भोगोलिक 


जुत्वर हे (उत्तर अक्षांश १९-१२ आणि पूर्वे रेखांश ७३-५३) पुणे जिल्ह्यातील 
एक महत्त्वाचे तालुका केंद्र असून पुण्याच्या वायव्येस ९० किलोमीटर व सह्या- 
द्रीच्या कडेकपारीपासून सुमारे २५ किलामीटर अंतरावर वसलेले आहे. जुन्नर 
विशेषत: तीन गोष्टींसाठी प्रसिद्ध आहे. शिवरायाचा जन्म येथे जवळच शिवनेरी 
किल्ल्यावर झाला, तसेच ते अष्टविनायकांपैकी एक स्थान आहे; शिवाय येथे 
अनेक कोरीव लेणी आणि अभेद्य किल्ले आहेत. प्राचीन राजमार्ग (व्यापारी 
मार्ग) नाणेघाट येथून जवळच म्हणजे २७.२ किलोमीटर अंतरावर आहे. 
जुन्नर ते नाणेघाट हा २५ते ३० किलोमीटरचा परिसर सृष्टिसौंदर्याने 
नटलेला आहे 


जुन्नर समुद्रसपाटीपासून सुमारे ७०० मीटर उंच असून कुकडीच्या खोऱ्यात 
वसलेले आहे. ते कुकडी नदीच्या उजव्या किनार्‍यावर किवा दक्षिणेस वसलेले 
आहे. नदीच्या आग्नेयेस रुंद पठार असून संपूर्ण गाव आठ-दहा किलोमीटरच्या 
परिघात अनेक टेकड्यांनी वेढलेले आहे. या टेकड्या सुमारे २०० ते ४०० 
मीटर उंचीच्या आहेत. नागमोडी वळणाचा मानमोडी डोंगर जुन्नरच्या दक्षिणेस 
तर शिवनेरी किल्ला पश्‍चिमेस, वायव्येस मांगणी टेकड्या, हातकेश्वर, गणेश 
लेणी किवा लेण्याद्री डोंगर या रांगा जु्चर गावाला वेढा घालतात. य टेकड्या 
वैशिष्ट्यपूणे आहेत. मानमोडी टेकडी ही सर्वांत लांव असून तीत लेण्यांचे तीन 
गट आहेत. मानमोडीच्या पूर्वेस (१) भीमाशंकर गट, मध्यभागी (२) अंबा- 
अंबिका गट आणि वायव्येस (३) भूतलेणी गट. या लेण्यांच्या पुढे मानमोडीस 
उथळ वणीच्या आकाराची पीरपाडा खिंड आहे. याच्या उजवीकडे शिवनेरी 
किल्ला व त्याचे उभे कडे आहेत. शिवनेरी किल्ल्या भोवती पूर्वेस, दक्षिणेस आणि 
पश्‍चिमेस लेण्यांचे तीन गट आहेत. शिवनेरी किल्ल्याच्या पलीकडे (पूढील 
कडेलोटाच्या बाजूने) वायव्येस तुळजा लेणी नावाचा छोटासा गट आहे. 
तुळजा टेकडीच्या उत्तरेस कुकडी नदीचे खोरे असून त्याच्या वायव्येस ' मांगणो ' 
टेकडछाजवळ ' महार ' खिंड आहे. तिच्या पश्‍चिमेस हातकेश्‍वर डोंगर आहे. 
त्याला लागूनच “* नवरा-नवरी ' किवा ' वरात ' टेकडी व त्याच्या आग्नेयेस 
गणेश लेणी किवा ' लेण्याद्री ' डोगर आहे. मुसलमानी अमदानीत यांस ' सुले- 
सानी ' टेकड्या म्हणत. परंतु आता हे नाव प्रचारात नाहो. लेण्याद्री म्हणजे 


१ 


: ळेण्यांचा पर्वत '. यातील एका प्राचीन काळच्या लेणीत मध्ययुगीन काळी 
एका लेण्याचे गणेश मंदिरात रूपांतर केले गेले. हे अष्टविनायकांपेकी एक 
स्थान असून दुसरे आणखी एक जुक्रच्या जवळच उत्तरेस ओझर गावी आहे. 
गणेश लेणी डोंगराची रांग तशीच पुढे ईशान्येस सुमारे ३ किलोमीटर सरकत जातें 
नि तेथील अरुंद दरीत आणखी एक छोटासा लेणीसमूह असून हा दुरून 
एकदम दृष्टीपथात येत नाही. त्यामुळे ववचितच तेथे कोणी जातो. वरील 
डोंगरांच्या रांगांच्या दक्षिणेस किवा भीमाशंकर गटाच्या पुर्वेस पिरामिडच्या 
आकाराची ' दुधारे ' नावाची लहानशी टेकडी असून या वर्तुळाकार डोंगरांच्या 
रांगात जुच्षर मध्यावर बसलेले आहे. 


या निसगेरम्य परिसरास कुकडी, मीना आणि पुष्पावती या तीन नद्यांनी 
पाणीपुरवठा होतो. कुकडीचा उगम चावंडच्या पश्‍चिमेस ३ किलोमीटर व 
नाणेघाटाच्या जवळ असलेल्या पूर या गांवी आहे. समोर वाराव्या-तराव्या 
शतकात यादवकाळी पूर येथे कुकडीच्या उगमावर ' कुकडेश्वर ' नावाचे एक 
भव्य देवालय बांधले गेले असून ते प्रेक्षणीय आहे. कुकडी नदी आग्नेय दिशेने 
जुन्नर गावाच्या उत्तरेकडून पुढे सुमारे ३८ किलोमीटर पिपळवडीस जाते व 
शवटी शिरूरजवळ घोडनदीस मिळते. जुन्नर येथे कुकडीच्या दोन्ही तीरावर खूप 
मोठे खोरे असून त्यास कुकडेनेर असे म्हणतात. मीना नदी जन्नरच्या पश्‍चिमेस 
असलेल्या ढाक या गावाच्या उतारावर उगम पावून पुढे निरगुडे, कुसुरमार्गे 
नारायणगावावरून पुढे पारगाव येथे घोडनदीस मिळते. मीनेच्या दोन्ही तीरा- 
वरील खोऱर्‍्यास मिन्नेर असे म्हणतात. पुष्पावती नदी जन्नरच्या वायव्येस 
माळशेज घाटानजीक उगम पावून ती मढनेर, पिंपळगाव, जोगा, उदापूर अशी 
साधारण कुकडीला समांतर वाहते व पुढे येडगाव येथे कुकडीस मिळते. 


जुन्नरच्या परिसरांत प्राचीन परंतु आजही वापरात असलेले पायर्‍यांचे जने 
मार्ग दिसंतात. जुक्वरच्या दक्षिणेस ' बहादूर ' खिंडीतून गावात येताना खिडीच्या 
जवळच जमिनीच्या सपाटीवर दंगडात कोरलेले पाण्याचे एक कुंड आहे. बहादूर 
खिड मानमोडी डोंगरावरील भूतलेणी गटाजवळ आहे. असेच दुसरे एक पाण्याचे 
कुंड जुच्रच्या ईशान्येस बल्लावाडीपाशी खिडीजवळ आहे. हे कुंड सातवाहन 
काळात येथील जी लेणी कोरली गेली त्यावेळचे असावे कारण कोरण्याची 
पद्धत लेण्यांतील कुंडासारखीच आहे. शिवनेरी किल्ल्याच्या दक्षिणेस कुसुर 
गावी जाणाऱ्या मार्गावर “ पीरपाडा ' खिंड आहे. जुन्नरहून पीरपाडा खिंडीकडे 
व शिवनेरी किल्ल्याच्या मुख्य दरवाजापर्यंत रस्त्यात गेल्या शंभर वर्षात वरीच 
सुधारणा होऊन त्याचे नुकतेच डांबरीकरण केल्यामुळे किल्ल्यावर जाणारा मार्ग 
खूपच चांगला झाला आहे. दुसरी लहानशी खिंड शिवनेरीच्या उत्तरेपासून 


२ 


निरगुडे, आपटाळा वगेरे ठिकाणी जात. जुन्नर त नाणेघाट हा प्राचीन मार्ग 
जुन्चरपासून पाडळी, माणिकडोह, राजूर, जलवंडी, घाटघर ते नाणेघाट असा 
होता. परंतु सध्या माणिकडोहावरील कुकडी नदीवर होणार्‍या धरणामुळे हा 
रस्ता बंद झाला असून जुन्नरहून एस.टी. वसने आपटाळां, चावंड, घाटघर 


> 


नाणेघाट असा नवीन मार्ग झाला आहे. 


जुन्नर व नाणेघाट या नावांची उत्पत्ती कशी झाली हे सांगणे कठीण आहे. 
इसवी सनाच्या दुसर्‍या शतकात टॉलेमी या भू-शास्त्रज्ञाने| ओमेनगर ' हे मीन 
व शकांचे शहर ' ननगुणा ' नदीच्या मुखाशी आहे असा उल्लेख केला आहे. 
गेल्या शतकातील एका तज्ञाने हे दाखवून दिले आहे को टॉलेमीच्या नकाशात 
अनेक चका आहेत आणि त्याने नाणेघाटाचा चुकीने ' ननगुणा ' असा नदीचा 
उल्लेख केला असावा आणि हे नाव ' नाना ' आणि ' गुणा * या एकाला एक 
लागून असलेल्या घाटांना संबोधित असावे. तसेच जुच्चरचे प्राचीन नाव ओमेनगर 
असावे. परन्तु जुन्नर येथे मीन आणि शकांची वस्ती होती हे दाखविण्यास काही 
पुरावा नाही. सर रामकृष्ण भांडारकर यांच्या मते जुच्वर हे प्राचीन मीन ' असावे 
व क्षत्रप नहपान याची राजधानी असावी. कारण जुन्नरच्या जवळच मीना नदी 
असून त्याच्या वाजूच्या खोऱ्यास मीन्चनेर म्हणतात. हे मत तितकेसे पटत नाही. 
कारण जुन्नर गावाला लागूनच उत्तरेस कुकडी नदी आहे आणि दोन्ही तीराच्या 
खोऱ्यास कुकडनेर असे म्हणतात. जुन्चर गाव सभोवती डोंगरांनी वेढलेले आहे. 
शिवाय मीना नदी व मीच्चेर खोरे या डोंगराच्या पलीकडे जुत्नरच्या दक्षिणेस 
सुमार पाच-सहा किलोमीटर दूर आहे. . 


परदेशी रशियन प्रवासी अफनासीयस निकीतन हा इसवी सन १४७० च्या 
सुमारास जुन्चरला आला होता..तो जुन्नरचे मजेशीर वणन करतो. कदाचित तो 
दाऱ्या घाटातून आला असावा. जूनीर (जुन्नर) एका मोठ्या दगडी बेटावर 
बसले आहे नि येथे येण्यास एक पुर्ण दिवस लागला असे तो म्हणतो. 


डॉ. जॉन फ्रायर हा इंग्रज वेद्य हिंदुस्थानात आणि पशियात इ.स. १६७२ ते 
१६८१ पर्यंत प्रवास करीत होता. तो जुन्नरला काही सहिने राहिला होता. त्याने 
महाराष्ट्रातील काही लेणी व जुन्नरचाही वृत्तांत दिला आहे. तो जुन्नर (जिनेह) 
येथे भक्‍कम तटबंदी असलेला गड (गर) असल्याचा उल्लेख करतो. फ्रायरचा 
वृत्तांत तत्कालीन मुसलमानांच्या खाजगी जीवनावर महत्त्वाचा प्रकाश टाकतो. 


महमंद कासीम फरिश्ता हा पशियन इतिहासकार विजापूर दरवारी दुसर्‍या 
आदिलशहाकडे १५८९ मध्ये आला होता व अखेरपर्यंत तो आदिलशहाच्या 
आश्रयास राहून विजापूरला १६११ साली मृत्यू पावला. फरिश्ता शिवनेरी 


३ 


किल्ल्याबाबत म्हणतो की ' मालिक अहमद ' याने डोंगरावर असलेल्या मजबूत 
शिबंदीच्या ' सुनेरे' किल्ल्यावर हल्ला केला. सुनेरे हा उल्लेख शिवनेरीचा 
असून ते नाव शिवाजी पूर्वी प्रचलित होते हे यावरून सिद्ध होत. फरिश्ता जुन्नरला 
मात्र जुनागढ असे संबोधितो. 


वरील बाबतीत पुराणवस्तु संशोधनखात्याच्या इसवी सन १९ ०्ट 
च्या अहवालात त्यावेळचा अधिकारी हेन्री कझिन्स याचे विवचन आहे. 
तो म्हणतो, जर फरिण्ताच्या वेळी जुन्नर हे जुनागढ' किवा 'जुने नगर! या नावाने 
माहीत असले तरी त्याचे पूर्वीचे नाव काय होते ? कारण ते नेहमीच जुने नगर 
राहू शकत नाही. मुसलमानानी जेथे जेथे स्वाऱ्या केल्या तथे आणि विशेषतः जुन्नर 
जिकून त्यास जिल्ह्याचे प्रमुख ठाणे वनविले परंतु नाव बदलले नाही हे आश्चर्य! 


काही वर्षापूर्वी नारायणगाव जवळ सिद राजा महासामंत आदित्यवर्मन्‌ 
याचा (शके८८७ इसवी सन ९६५ चा) एक अपूण ताम्रपट मिळाला होता. तो 
त्याने ' जीणेनगर ' मुक्कामी दिल्याचा उल्लेख आहे. यावरून 'जीर्णनगर! हेच 
आजचे जुन्नर असावे असे वाटते. काही वेळा गावात असलेल्या *वास्तू किवा 
सापडलेल्या वस्तू यावरूनही त्या गावाचा इतिहास थोडाबहुत समजू शकतो. 
तेव्हा जुच्र येथी काही पुराणवस्तूंचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल. 


जुचरच्या पूर्वेस शिरोली येथे इसवी सन १८४६ साली सोराष्ट्र क्षत्रपांची ४०० 
नाणी सापडली. त्यावर रेव्हरंड जॉन स्टिव्हनसन याने निबंध लिहिला होता 
परंतु त्यातील अपु्णे माहितीमुळे जुन्नरच्या इतिहासात फारशी भर पड शकली 
नाही. १२ मार्च १९०८ रोजी जुन्चनरजवळील आगर येथे अकवराची ४४ नाणी 
मिळाली होती. इसवी सन १९६९ साली मराठवाडा वि द्यापीठ, औरंगावाद येथील 
श्री. सतिश देशमुख यांना गणेश लेणीच्या पूर्वेस असलेल्या वल्लाळवाडी नजीक 
ईरॉस या ग्रीक देवतेचे अँलाबॅस्टरमध्ये कोरलेले अर्धअंडाकती शिल्प मिळाले. 
हे शिल्प यवनांचा म्हणजे ग्रीकांचा जुच्चर गावाशी संपक दर्शविते. 


आणखी एक महत्त्वाचा शोध म्हणजे १९७६ साली प्रसिद्ध नाणकशास्त्रज्ञ 
श्री. पां. ज. चिन्मुळगुंद याना जुच्चर गावी एका शेतकऱ्याकडून एक चांदीचे नाणे 
मिळाले. त्यावर घोड्याचे चित्र असून ब्राह्मी लिपीत व प्राकृत भाषेत ' नायनिका ' 
असा लेख आहे. जुन्नर जवळील नाणेघाटातील कोरीव ठेखात देवी नायनिका 
(नागनिका ) व तिचा पती श्री सातकर्णी याचा उल्लेख असून त्यांची शिल्पेही 
होती. तसेच तिने केलेल्या अनेक यज्ञांचा व दानांचाही उल्लेख तेथील शिला- 
लेखात आढळतो. यावरून सातवाहन राजवंशाचा जुत्वरशी किती निकटचा 
संबंध होता ते स्पष्ट होते. 


प्रस्तुत लेखकास १९७८ साली जुन्नरच्या लेण्यांचा अभ्यास करताना तेथील 
श्री. नारायण श्रीधर मते यांच्या संग्रहात एक शिशाचे नाणे मिळाले. त्यावर 
एका बाजूस सिह आणि यूप (वेदिक यज्ञस्तंभ) व ब्राह्मी लिपीत “ वासिठी 
पुतस ' असा लेख आणि दुसर्‍या बाजूस बोधिवृक्ष, धनुष्यबाण आणि ब्राह्मी 
लिपीत * महाखतपस ' अशी अक्षरे आहेत. याचा अर्थ नाण्याच्या एका बाजूस 
सातवाहन वंशातील एक राजा तर दुसर्‍या बाजूस महाक्षवप ही बिरुदावली. 
दुर्दैवाने या महाक्षत्रपाचे नाव दिलेले नाही. इसवी सनाच्या पहिल्या-दुसऱ्या 
शतकात क्षत्रपांचा जुननर, नाशिक, कार्ले या प्रदेशांशी संबंध आला होता, हे 
तेथील शिलालेखावरून आपणास दिसुन येते. क्षत्रप व सातवाहन राजे यांचे 
एकमेकांशी वेर होते. परंतु वरील नाण्यात दोन्ही नावे एकत्र आलली दिसतात. 
यांचा मेळ बसविणे कठीण आहे. यावर दोन शिलालेख प्रकाश पाडू शकतील. 
सोराष्ट्रातील गिरनार येथे महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ याचा एक प्रदीघं शिलालेख 
आहे. त्यात त्याने सातवाहन राजाचा दोनदा पराभव केला व त्याचा अपरांत 
प्रदेश जिकल्याचा उल्लेख आहे. परंतु त्याच्याशी रोटीबेटी संबंध जुळल्यामुळे 
त्याचा घेतलेला काही प्रदेश परत केला असेही तो म्हणतो. तसेच मुंबईजवळी ल 
कान्हेरी येथील एका कोरीव लेखात एक सातवाहन राणी आपण रु. . . (म्हणजे 
रुद्रदामन्‌) याची कन्या असल्याचे सांगते. या दोन्ही लेखावरून असे वाटते की, 
महाक्षवरप रुद्रदामन्‌ याने वरील घटना घडल्यानंतर व एकमेकाचे संबंध जुळल्या- 
नंतर त्या स्मरणार्थ हे नाणे पाडले असावे. 


वरील पुराव्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रस्तुत लेखकाने जुच्चर ते नाणेघाट हा 
परिसर व तेथील तीन नद्यांच्या काठावरील गावांची पाहणी केली. तेथे काही 
ठिकाणी सातवाहन कालीन प्राचीन वस्ती असलेली टेकाडे आढळली. 


पुष्पावती नदीच्या किनारी उदापुर येथे एक टेकाड आहे. उदापूर जुब्र- 
पासून १३ किलोमीटर व बल्लाळवाडीच्या ईशान्ये स ७ किलोमीटर आहे. 
जुन्नरच्या दक्षिणेस मीना नदीच्या किनारी निरगुडे व कुसुर गावीही काही 
टेकाडे आहेत. 

जुन्नरच्या वायव्येस माणिकडोह परिसरात काही अवशेष पूर्वी मिळाले. 
परंतु तो भाग आता कुकडी प्रकल्पामुळे पाण्याखाली गेला आहे. पाडळी, जन्नर 
आणि आगर येथही प्राचीन टेकाडे आहेत. पाडळी आणि आगर, जन्नर गावात 
समाविष्ट झालेली आहेत. र 


विशेषतः कुकडीच्या किनारी जन्नरमधीळ माळीवाडा आणि आगर या 
परिसरात प्राचीन काळच्या वस्त्यांचे भरपूर अवशेष दिसतात. केंद्र सरकार 


षु 


किवा महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाने येथे उत्खनन केल्यास 
जुन्चरच्या प्राचीन इतिहासावर महत्त्वाचा प्रकाश पडू शकेल. वरील विवेचनावरून 
जुन्नरचे प्राचीनत्व आपल्या नजरेत भरते. परंतु गेल्या शतकाच्या मध्यापासून 
जुन्चरचे महत्त्व बरेच कमी होऊ लागले. मुंबई-पुणे हा रेल्वे मार्ग बोरघाटातून 
झाल्य़ामुळे जुन्चर रेल्वेमार्गापासून लांब पडल. पूर्वीचा मुंबई ते नाणेघाट, जुंचर- 
पुणे हा मार्ग जवळजवळ संपुष्टात आला आणि जुचरचे महत्त्व बर्‍याच प्रमाणात 
कमी, झाले. 


आज जुन्नर शहर आणि त्याचा परिसर विकासाच्या मार्गावर आहे. नवीन 
धरणे या भागात होऊ लागली आहेत. गावाच्या. पश्‍चिमेस जुन्या कोटाजवळ 
नवीन एस.टी. स्टॅण्ड झाला असून शिवनेरी किल्ल्याच्या पहिल्या दरवाजा- 
पर्यंतच्या रस्त्याचे डांबरीकरण होऊन किल्ल्यावर पायी अगर मोटारीने जाण्यास 
मार्ग सुलभ झाला आहे. पर्यटन केंद्रही लवकरच होण्याची शक्‍यता आहे. । 


शिवनेरी 


महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या कुशीत असलेल्या किल्ल्यांचे स्मरण झाले की, 
शिवाजी राजांची मूर्ती नजरेसमोर उभी राहते. त्यातील बर्‍याच किल्ल्यांशी 
त्यांचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध आलला होता. तत्कालीन राजकीय घडामोडीत 
त्यांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. त्यामुळे या किल्ल्यास महाराष्ट्राच्या 
इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जुन्नरच्या पश्‍चिमेस असलेल्या नवीन 
एस्‌.टी. स्टॅण्डकडून डांबरी रस्त्याने आपण शिवनेरी किल्ल्याकडे जसे जाऊ 
लागतो तसतशी त्याची भव्यता आपणास जाणवते. एक भले मोठे जहाज 
नांगरून पडले आहे असा भास होतो. किल्ल्याच्या वाली चौरस आणि काटकोनात 
कोरलेली लेणी पूर्वेच्या अंगास दिसू लागतात. किल्ला सुमारे ३२५ मीटर 
(समुद्रसपाटीपासून सुमारे १,१०० मीटर) उंच असून दक्षिणोत्तर दीड किलो- 
मीटर्‌ पसरलेला आहे. दक्षिणेकडील भाग अर्धगोलाकृती तर उत्तरेकडे तो निमळता 
होत गेला आहे. पूर्वेकडील वरील बाजूच्या उभ्या कपारी सुमारे १५ ते २० मीटर 
उंचीच्या आहेत. जथे कडे तुटलेले आहेत तेथे तटाच्या भिती व बुरूज वांधून 
संरक्षणाच्या दृष्टीने भक्‍कम केलेला आहे. दक्षिणेकडून नागमोडी वळणाने 
किल्ल्यावर आपण चढू लागतो, तथे नैक्र्त्येस पहिला दरवाजा लागतो. या बाजूस 
कडा तुटलेला दिसतो. तेथे सुमारे ३० ते ४० मीटर लांबीची तटबंदी बुरूजासह 
बांधली आहे. त्याला “ जीभेचा पाडा ' असे नाव आहे. किल्ल्याच्या दक्षिणेस 
पायथ्याशी ' भातखळे ' नावाचे ओसाड गाव असून त्यात जुन्या वास्तूंचे अवशेष 
दिसतात. मुसलमानी अमदानीत येथे बाजार भरत असे. 


द्‌ 


पहिल्या दरवाजाने पुढे गेळे असता डावीकडे मांग बुरूज लागतो. त्याची 
भित सुमारे २ मीटर उंचीची असून बंदुकी रोखण्यासाठी भितीत विवरे केली 
आहेत. यानंतर दुसरा दरवाजा लागतो. त्याला ' परवानगीचा दरवाजा ' असे 
म्हणतात. येथेही बंदुका व तोफा ठेवण्याची जागा आहे. दरवाज्याच्या कमानीच्या 
दोन्ही बाजूस त्या काळातील दोन शिल्पे आहेत. त्यात वाघाच्या पायाखाली 
आणि मागील बाजूस हत्ती कोरलेले आहेत. यापुढे थोडा सपाटीचा रस्ता असून 
डावीकडे तटाच्या उंच भिती तर उजवीकडे कठडेवजा भिती आहेत. तिसऱया 
दरवाजाला ' हत्ती दरवाजा “* म्हणतात. याच्या भिती सुमारे ७ मीटर उंचीच्या 
आहेत. पुढे “* पीराचा दरवाजा ' लागतो. तो इतर दरवाजांपेक्षा मजबूत 
बांधणीचा आहे. तेथे जवळच एक पीर आहे. येथे जवळपास काही 
घरांचे अवशेष व घोड्यांचा तबेला आहे. यानंतर “* शिवाबाई ' नावाचा 
दरवाजा लागतो. त्यावर मोठे अणकुचीदार लोखंडी खिळे ठोकलल आहेत. 
येथून दोन वाटा फुटतात. पैकी डावीकडील किल्ल्याच्या माथ्यावर जाण्यासाठी 
व उजवीकडील * शिवाई ' मंदिराकडे जाण्यासाठी आहे. प्रथम शिवाई 
मंदिरास भेट देऊन नंतर किल्ल्यावरील सपाटीवर जाणे सोयीचे पडते. शिवाई 
मंदिर दगडी असून त्याचा चोथरा सुमारे पाच मीटर उंच, वीस मीटर लांब 
व आठ मीटर रुंद आहे. आतील सभामंडपात दोन रांगात प्रत्येकी पाच लाकडी 
खांब आहेत. गाभार्‍यासमोर लाकडी जाळी असून देवीचा गाभारा मागील अंगास 
प्राचीन बौद्ध लेण्यात केला आहे. हे रूपांतर मध्ययुगीन काळाच्या अखेरीस केले 
गेले असावे. देवीचे मूळ स्वरूप तांदळा असे सांगितले जाते. सध्या तेथे चतुर्भज 
देवीची मूर्ती आहे. मंदिरात जुन्नर गावातून पुजारी येऊन रोज पूजा-अर्चा करीत 
असतो. मंदिराच्या अलिकडे कातळात पाण्याची दोन प्रचंड कुंडे कोरलेली आहेत. 
ती उघडी असून त्यावर झाकणाची व्यवस्था नाही. बहुधा ती मराठे कालीन 
असावीत. - 


:-शिवाई मंदिराच्या खाली, उजव्या बाजूच्या कडेकपारीत बोद्ध लेणी आहेत. 
त्यांचा आपण शेवटच्या प्रकरणात विचार करू. या भागात तटाच्या भिती 
व बुरूज बांधलेले आहेत. शिवाबाई दरवाजाकडे परत येऊन पुढें गेळे असता 
पाच मीटर उंचीचा ' फाटक दरवाजा ' लागतो: यानंतर सुमारे पंधरा मीटरवर 
गडावरील सातवा किवा शेवटचा “ कुलापकर दरवाजा ' लागतो. यानंतर 
सपाटीचा भाग व अनेक वास्तूंचे अवणेष दिसतात. एकाला एक लागन असलेली 
गंगा-जमुना नावाची दोन प्रचंड पाण्याची टाकीही येथेच आहेत. ही नक्की केव्हा 
खोदली गेली ते सांगणे कठीण आहे. बहुतेक यादवकालीन असावीत. गडावर 
सुमारे तीस ते चाळीस पाण्याची कुंडे आहेत. जुन्या वास्तूंच्या अवशेषात एका 


७ 


मोठ्या चौथर्‍यास ' सदर ' असें नाव आहे, तर दुसर्‍याला ' अंबरखाना ' किवा 
: हत्तीचे तबेळे ' असे आहे. उजवीकडे एका' त्रिकोणात्मक टेकाडावर जिभेच्या 
आकाराचा खडक ' जिभेचा पाडा ! नावाने ओळखला जातो. अंबरखान्याच्या 
नैक्र्त्येस मुसलमानी अमदानीतील मशीद व घुमट असलेली कबर असून मशिदीस 
: कमानी मशीद ' असे म्हणतात. बाजूच्या दोन मिनारावर ही कमान उभी 
आहे. येथील उत्तरेचा कडा देहांत शिक्षेची जागा समजली जाते. इसवी सन १७६० 
च्या सुमारास|रामजी सावंत नावाच्या जुन्नरला असलेल्या पेशव्यांच्या प्रतिनिधीने 
बंडखोर जावजी कोळी व त्याच्या सात साथीदारांचा येथे कडेलोट केल्याचा 
उल्लेख आहे. 


कमानी मशीदीच्या पूर्वेस नागमोडी पाऊलवाट आहे. तेथून गडाच्या खाली 
जाण्यास अरुंद पायऱ्या खोदलेल्या आहेत. त्यांना साखळदंड व कठडा असून ही 
वाट खाली बोद्ध लण्यांकडून गडाच्या पायथ्याशी जाते. तिला * चोर वाट 


म्हणतात. हा गडावर येण्यास अगदी जवळचा मार्ग आहे. परंतु परतीच्या 
प्रवासास हा मार्ग अधिक सोयीचा आहे. 


गडाच्या सपाटीवर काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने एक भव्य मंडप 
उभारून त्यास ' शिवकुज ' असे नाव दिले. त्याच्या मागे गाभारावजा लहानशा 
खोलीत सिहासनावर विराजमान झालेल्या जिजामाता व त्यांच्या पुढे तलवार 
घेतलेल्या बाल शिवाजीची सुंदर पंचधातूची मूर्ती बसविलेली आहे. सर्वांना 
स्फूर्ती येईल अशी ही देखणी मूर्ती असून आधुनिक शिल्पकलेचा तो उत्कृष्ट 
नमुना आहे. 0 


शिवकुंजाच्या उत्तरेस जुन्या वास्तूंचे अवशेष दिसतात. येथे किल्ल्यावरील 
सरदारांची निवासस्थाने असण्याची शक्‍यता आहे. या अवशेषाच्या पुढील 
बाजूस एक दुमजली इमारत आहे. अरुंद जिन्याने वर गेळे असता मुसलमानी 
पद्धतीच्या कमानी असलेल्या काही खोल्या आहेत. येथून जुन्नर शहराचे विहंगम 
दृश्य दिसते. याच वास्तूत हिंदवी स्वराज्य स्थापन करणार्‍या शिवरायांचा 
जन्म झाला. ही वास्तू अनेक वर्षे पडक्या अवस्थेत होती. तिचा जीर्णोद्धार 
१९२५ साली करवीर छत्रपती व श्री भास्करपंत जाधव यांच्या प्रयत्नाने झाला. 


शिवजन्मस्थानाच्या पुढे गड निमुळता होत जातो व उत्तरेकडील निमुळत्या 
टोकास “ कडेलोट ' असे नाव आहे. तेथे वार्‍याचा प्रचंड झोत असतो. परंतु 
तेथून पश्‍चिम ते पूर्वे अशा वीस पंचवीस किलोमीटर प्रदेशाचे विहंगम दृश्य 
दिसते. 


८ /> ि 4-५? य्य 
शिवनेरी-जुच्चर ऐतिहासिक घटना ८८४०० नन 


शिवनेरी किल्ला नक्की कोणी बांधला हे सांगणे कठीण आहे. राष्ट्रकूट 
राजवटीच्या अखेरीस किवा यादव कालात हा किल्ला बांधला असण्याची जास्त 
शक्‍यता वाटते. अर्थात गडावरील तटबंदी, बुरूज इत्यादी बांधकाम वेगवेगळया 
काळात बांधले गेले इसवी सन १४४३ मध्ये हा किल्ला मलिक-उल-तुजार या 
बहामनी सरदाराने यादवांच्याकडून जिंकून घेतला व जुन्नरहून मोठे सेन्य घेऊन 
तो कोकणात स्वारीवर निघाला. याच काळात बहामनी सत्तेने कोळी समाजातील 
एकास सरनाईक नेमून या प्रदेशात असलेले बंडखोर कोळी व मावळे यांचा 
बंदोबस्त केला. 

इसवी सन १४७० च्या सुमारास रशियन प्रवासी अफनासियस निकितीन 
मुंबईच्या दक्षिणेस असलेल्या चोल बंदरातून दाऱ्या घाट मार्गे जुचरला 
आला होता. त्याने या परिसराचे व राजकारणाचे त्रोटक वर्णन दिले 
आहे. तो पावसाळ्याचे सुमारास आला असावा]; कारण त्याने येथे सतत चार 
महिने पाऊस व चिखल झाल्याची नोंद केली आहे. 


इसवी सन १४८५ मध्ये मलिक-उल-तुजारचा प्रतिनिधी मलिक महमद याने 
शिवनरी किल्ल्यावर हल्ला केला. किल्लेदाराने विरोध केला. परंतु मलिक 
अहमदपुढे त्याचा टिकाव लागला नाही. त्याने किल्ला जिकून अफाट संपत्ती 
हस्तगत केली व आपले अधिकारी व शिपायांना भरपुर बक्षिसे देऊन पुण्याच्या 
पश्‍चिम व नैक्रत्य प्रदेशावर वचक बसविला. जुन्नर हे जिल्ह्याचे व कारभाराचे 
मुख्य ठिकाण केले. इसवी सन १४८६ मध्ये मलिक अहमद जंजिऱ्याजवळील 
राजापुरीवर हल्ला करीत असतान त्याच्या वडिलांचा खून झाल्याची खवर 
लागन तो लगेच जन्नरला परतला. त्याने ' निझाम-उल-मुल्क वहिरी ' हा किताब 
धारण करून जुन्नर परिसराचा विकास सुरू केला. यानेच अहमदनगरची 
निजामशाही स्थापन केली. या सुमारास महमद शाह बहामनी दुसरा ( १४८२- 
१५१८) याने विजापूरचा युसुफ आदिलखान यास व चाकणच्या सुभदा रास 
मलिक 'अहमदवर हल्ला करण्यास पाठविले. मलिक अहमदने चाकणच्या 
सुभेदारास आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला; परंत तो फसला. बहामनी सेन्य 
त्याच्याविरुद्ध चाळ करून आले. मलिक अहमदने आपले कुटुंब शिवनेरीवर ठेवून 
शत्रूवर प्रतिहल्ला केला. त्याने चाकण जिकले व बहामनी सेन्याचा पराभव करून 
तो जुन्नरला परत आला. इसवी सन १४९२ मध्ये त्याची बहीण, ही. दोलताबाद 
किल्ल्याच्या सुभेदाराची पत्नी होती, भावाकडे आपल्या नवऱ्याचा व मुलाचा 
खून झाल्याची तक्रार घेऊन आली. मलिक अहमदने दोलताबादवर स्वारी केली. 
तो दोन महिने लढला. परंतु किल्ला घेता न आल्यामुळे जुन्नरला परत आला. 


९ 


इसवी सन १४९४ ला त्याने आपली राजधानी जुन्नरहून हलवून नवीन वसवलेल्या 
अहमदनगर येथे नेली. 


इसवी सन १५९५ मध्ये बहादुर निझामशाह दुसरा (१५९५-१६०५) याने 
शिवाजी राजांचे आजोबा मालोजी भोसले यांना पुणे, सुपा, चाकण व' शिवनेरीची 
जहागिरी देऊन राजे हा किताब दिला. इसवी सन १६३० च्या सुमारास आदिल- 
शाही शासनात विजयराव सिधोजी विश्‍वासराव शिवनरी किल्ल्याचे किल्लेदार 
होते. हे शहाजी व जिजाबाई यांचा प्रथम पुत्त संभाजीराव भोसले यांचे सासरे होत. 
या राजकीय धामधुमीच्या काळात शहाजीने गर्भवती जिजाबाईस आपले व्याही 
विश्वासराव यांच्याकडे ठेवले. शिवनेरी गडावरील शिवाई देवीस जिजावबाईने 
नवस केला की, “ हे मात, मला पराक्रमी योद्धा असा पुत्र होऊ दे त्याचे नाव मी 
तुझ्यावरून शिवा असे ठेवीन.” कागदोपत्नी जरी जिजाबाई काय म्हणाल्या यास 
पुरावा नसला तरी पुढे शिवाई देवीवरून पुत्राचे नाव शिवा-शिववबा-शिवाजी 
असे ठेवले गेले. यावरून वरील विधानास पुष्टी मिळते. यथावकाश फाल्गुन 
वद्य तृतिया, शके १५५१ (१९ फंब्रुवारी १६३०) रोजी जिजाबाई प्रसूत 
झाल्या. व शिवाईच्या कृपेने पुत्रप्राप्ती झाली. त्याचे नाव शिवाजी असे ठेवले. 
शिवाजी राजांचे बालपण शिवनेरी किंवा पुणे परिसरात कसे गेले यास 


कागदोपत्री पुरावा नाही परंतु दादाजी कोंडदेव यांनी बाल शिवाजीस पराक्रमी 
योद्धा बनविण्याचे धडे दिले हे सवंश्रुत आहे. 


इसवी सन १६५० च्या दरम्यान पुणे-जुन्नर परिसरात कोळ्यांनी बंड केले. 
मोंगलांनी आपले सेन्य पाठवून त्यांचे बंड मोडले. बऱयाच कोळ्यांना पकडन 
जुन्नरला आणले व त्यांचा शिरच्छेद शिवनेरीवर केला. या जागेस जन्नरमध्ये 
* काळा चबुतरा ' असे म्हटले जाते. र 


इसवी सन १६५७ मध्ये शिवाजीने जुन्नरवर हल्ला करून ३,००,००० 
सोन्याच्या मोहरा, २०० घोडे; उंची कपडे आणि इतर मोल्यवान वस्त लटल्या. परंतु 
त्याला जुन्चर व शिवनेरी पूर्णपणे जिकता आले नाही. इसवी सन १६७० मध्ये जन्नर 
व शिवनरीवर त्याने हल्ला केला परंतु तोही अयशस्वी ठरला. पुन्हा एकदा 
शिवाजीने इसवी सन १६७५ मध्ये आपला जन्म झालेल्या शिवनेरीवर स्वारी केली 
तीही अयशस्वी ठरली. दुर्दैवाने शिवाजी महाराजांना आपले जन्मस्थान जिकणे 
शेवटपर्यंत शक्‍य झाले नाही. 


मागे सांगितल्याप्रमाणे इसवी सन १६७३ च्या सुमारास डॉ. जॉन फ्रायर हा 
इंग्रज वैद्य कित्येक दिवसं जुन्नर मुक्कामी होता. तो वैद्यकीय पेशातील 


१०७ 


असल्यामुळे त्याने मुसलमान बेगमांचे आजार, त्यावर त्याने केलेले उपचार 
शिवनेरी किल्ला, गणेश लेणी परिसर वगेरेसंबंधी मजेशीर आठवणी लिहून 
ठेवल्या आहेत. त्या तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीवर प्रकाश पाडतात. 


इसवी सन १७९० च्या कागदोपत्री जुन्नरमध्ये एकूण महसूल रु. १४,६४,३३८ 
असल्याची नोंद आहे. जुन्नर प्रांत (परगणा ) अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर- 
पासून ते पुणे जिल्ह्यातील सासवडपर्यंत होता. यावरून आपणास त्याकाळी 
जुन्नर शहर किती भरभराटीस आलेले होते याची कल्पना करता येत. 


नाना फडणविसाने इसवी [[सन १७९३ मध्ये ॥रघुनाथरावांची दोन मुले, 
बाजीराव आणि चिमाजी आप्पा, यांना जुन्नरच्या गढीत कंद करून ठेवले होते. 
सवाई माधवरावांचा मृत्यू इसवी सन १७९५ मध्ये झाला त्यावेळी परशुरामभाऊने 
बाजीरावास जुन्नरहून सोडवून त्यास पुण्यास पेशवेपद दिले. 


तत्कालीन मुंबईचा गव्हर्नर?लॉडे एलफिन्स्टन याने जुन्नर लेण्यांना इसवी, सन 
१८१४ च्या जून महिन्यात भेट दिली. याच सुमारास इंग्रजांनी महाराष्ट्रातील 
बराचसा भाग काबीज केला होता. या धामधुमीत बाजीराव पेशवा 
सातार्‍यातील माहुलीहून जुन्चरला त््यंवकजी डेंगळे याच्या आश्रयास आला. 
परत तिथे सुरक्षितता न वाटल्यामुळे बाजीराव पुण्याच्या दक्षिणेस पळाला. 
नंतर पेशव्यांच्यावरोबर झालेल्या युद्धात २० में १८१८ रोजी मेजर एल्ड्रीज 
आपली फौज घेऊन जुन्नरला आला. जुन्नरची गढी व शिवनेरी किल्ला दुसर्‍याच 
रात्री त्याने जिकला. 


शिवनेरीचा किल्लेदार (सुभदार ? ) जुन्नरच्या पश्‍चिमेस असलेल्या हडसर 
किल्ल्यावर पळाला, परंतु त्यास तेथे पकडण्यात आले. त्यानंतर इंग्रजांनी 
आपली बॉम्बे नेटिव्ह इन्फन्ट्रीची बटालियन जुन्नरला ठेवली. 


इसवी सन १८२७ च्या कागदोपत्री जुन्नर हे तालुक्याचे ठिकाण व तेथे 
३,००० घरे असल्याची नोंद आहे. इसवी सन १८२८ साली जुन्नरमध्ये काही 
फळबागा, स्थानिक बाजार आणि लोकसंख्या ८,००० च्या आसपास असल्याची 
नोंद आहे. डॉ. गिब्सन या इंग्रज वनअधिकार्‍याने इसवी सन १८४१ मध्ये 
चार चिनी कैद्यांच्या साह्याने शिवनेरी किल्ल्यावर झाडे लावली. शिवनेरी 
किल्ल्यावर आरोग्यधाम करण्याची त्याची कल्पना होती. कारण त्याच सुमारास 
माळसेज घाटातून “ मध्य सह्याद्री रेल्वे ' नेण्याचे प्रयत्न चाळू होते. झाडे 
छावली गेली; परंतु पुढे रेल्वे लाईन टाकण्याचे रह झाले... 


यानंतर गेल्या शंभर वर्षात जुन्नर-शिवनेरीच्या इतिहासात नोंद करण्या- 
सारख्या घटना घडल्या नाहीत. परंतु स्वातंत्र्यानंतर आणि विशेषत: संयक्‍त 


ग 


महाराष्ट्र स्थापनेच्या वेळी म्हणजे २७ एप्रिळ १९६० रोजी शिवजन्मतिथीचा 
मुहुते. साधून महाराष्ट्र राज्याची घोषणा व अमृतकळ्शाची स्थापना जुचर 
येथे शिवनरी किल्ल्यावर झाली. 


जुन्चर गावातील वास्तू 


(१) कोट--जुनच्षर गावात अनेक वास्तू आहेत, परंतु त्यातील बर्‍याच 
अर्वाचीन कालातील आहेत. यांत कोट ही सर्वात महत्त्वाची वास्तू आहे. 
जुन्षर गावाच्या आग्नेयेस मामलेदार कचेरी, कोटं आणि इतर सरकारी 
कार्यालये या कोट किवा जुना सय्यद वाडा या भुईकोट किवा किल्लेवजा गढीत 
आहेत. या कोटाची लांबी-रुंदी सुमारे ३०० मीटर > २०० मीटर अशी आहे. 
त्याच्या भिती काही ठिकाणी पाच मीटर तर काही ठिकाणी सात मीटरपर्यंत 
उंच असून त्याच्या सभोवती एकूण १४ बुरूज होते. त्याच्या भितीचा चौथरा 
दगडी व वरील वांधकाम मातीत केलेले आहे. बुरुजाच्या भिती कच्च्या 
व पक्क्या विटांत बांधलेल्या असून मुख्य प्रवशद्वार पूर्वेस आहे. 


मुसलमानी अमदानीत यात शाही हमामखाने, इमारती व छोटीशी मशीद 
होती. याच गढीत शेवटचा बाजीराव यास नजरकेदेत ठेवले होते. त्या काळातील 
हा कोट हीच जुन्नर गावाची संरक्षणात्मक इमारत म्हणता येईल. 


_ (२) जुना बेटकला-- वरील गढीच्या आग्नेयेस पाऊण किलोमीटर 
अतरावर सुमार ६०० मीटर > ६०० मीटरच्या सपाटीवर ही इमारत आहे. 
यास वारा दरवाजे होते. आता फक्त त्यांचे अवशेष दिसतात. जन्नर गावात 


आधुनिक लहान मोठी पन्नास-साठ मंदिरे आहेत. त्यात दोन जेनांची व बाकीची 
हिंदूंची आहेत. 


(३) पंर्चाल्ग--हे मंदिर गावाच्या पश्‍चिमेस सुमारे एक किलोमीटर दूर 
असून शिवनेरी किल्ल्याकडे जाताना लागते. इसवी सन १८०० च्या सुमारास 
हे मंदिर वांधळे गेले. मंदिरास सभामंडप असून गर्भगृहात लिंगाची स्थापना 


केली आहे. घुमटावर वाघ, सिह आणि हिदू देवतांची शिल्पे आहेत. मंदिरास 
लागून एक लहानसे विश्रामगृह व विहीर आहे. 


(४) गणपती--रविवार पेठेतील हे गणपतीचे मंदिर इसवी सन १८२० 


र. ऑड 


च्या सुमारास बांधले गेले. यात मुंज, लग्न व इतर धामिक विधी आजही होतात. 


(५) उत्तरेश्‍वर--गावाच्या पूर्वेस साधारण एक किलोमीटर अंतरावर 
कुकडी नदीच्या काठी हे शिवालय असून मंदिरास चढून जाण्यास पायर्‍या आहेत. 


१२ 


(६) पाताळेशश्‍वर--कुकडी नदीच्या डाव्या तीरावर, गावापासून उत्तरेस 
सुमारे सव्वा किलोमीटर अंतरावर, हे शिवालय आहे. याचा गाभारा जमिनी- 
खाली आहे. 


(७) ठाक्रड्वार--कृष्णाचे हे लहानसे मंदिर कुकडी नदीच्या किनारी 
गावाच्या उत्तरेस सुमारे पाऊण किलोमीटर अंतरावर आहे. ् 


(८) पार्श्वेनाथ--गावातील दोन' जेन मंदिरांपैकी एक बुधवार पेठेत व 
दुसरे फणसु भवाडेमध्ये आहे. पहिले मंदिर पार्श्वनाथ या जेन तीर्थकाराचे असून 
ते चांगले आहे. गावातील गुजराती व्यापारी बंधूंनी गेल्या शतकात हे मंदिर 
३०,००० रु. खर्चे करून बांधले. याची देखभाल ट्रस्ट करीत असतो. तीन मजली 
वाड्यात हे मंदिर उभारले आहे. पहिल्या मजल्यावर जेनांच्या धामिक बेठकी 
होतात. दुसाऱ्या मजल्यावर पुढील भागात सभामंडप, वाजूला दोन दालने 
व मागील भितीत गाभारा आहे. गाभाऱ्यात श्री पार्श्वेनाथाची नग्न मूर्ती आहे. 
संदिरात संगमरवरी फरशी असून भितीवर जेन देवतांची काचा लावलेली 
चित्रे आहेत. छतावर सागवानी लाकडाचे कोरीव काम असून गाभाऱ्याच्या 
दरवाजास चांदीच्या पत्र्याने मडविले आहे. तिसाऱ्या मजल्यावर सामान: 
ठेवण्याची खोली व प्रांगणात विहीर नि आंघोळीची सोय केलेली आहे. 


(९) जुम्मा मशोद--गावात मुसलमानी अमदानीतील अनेक कबरी व 
काही मशिदी आहेत. त्यांत महत्त्वाची जुम्मा मशीद असून तीं गावाच्या साधारण 
ध्यभागी किवा कोटाच्या पूर्वेस आहे. मशिदीचे आतील मोजमाप सुमारे 
२२ मीटर १४ मीटर असून तीन रांगात प्रत्येकी सहा दगडाचे खांव आहेत. 
खांबांच्या कलाकुसरीवरून ती हिंदू कारागिरांनी घडविल्याचे दिसते. प्रवेश- 
द्वारावरील शिलालेखात हिजरी १२३५ (इ. स. १८१८) ही तारीख आहे. . 
(१०) रोशन सशीद--लाल दरवाजाजवळ रोशन नशीद असून तिच्या ' 
पूर्वेकडील कमानीतून प्रवेश करावा लागतो. आत तीन घुमट असून ते दोन 
अष्टकोनी खांवांवर आधारित आहेत. रोशन मशीदीच्या पूर्वेस मोकरबा 
नावाची एक घुमटवजा कवर आहे. 


(११) सोदागर गुंबझ--वरील मशीदींच्या पूर्वेस समारे दीड किलो- 
मीटर अंतरावर मुसलमानी अमदानीतील वेभवाची साक्ष देणारी इमारत आहे. 


_ (१२) हफोज बाग--सोदागर गुंबज्ञच्या पूर्वेस दीड किलोमीटर 
अंतरावर हफोज बाग असून तेथे पाण्याचा भरपूर साठा आहे. मसलमानी 
अमदानीतील वैभवशाली इमारतीनी एकेकाळी हा गजबजलेला भाग होता. 


१२ 


हाफीज हे हवशी किवा अविसिनीयन या शब्दांचा अपभ्रंश असावा. येथे दोन 
इमारती असून त्यावरील कलाकुसर मुसलमानी धर्तीची आहे. एका इमारतीच्या 
आत नऊ कवरी आहेत. या कबरींबावत असे सांगितले जाते की, यांतील एक 
हवशी प्रमुखाची, दुसरी त्याची पत्नी, सहा मुले व एक नोकर अशा नऊ 
जणांचे येथे दफन केले गेले. 


चावंड किल्ला 


जुन्नरच्या वायव्येस १६ कि. मी. आणि नाणेघाटपासून साधारण तितक्‍याच 
अंतरावर जीणे व खूप पडझड झालेल्या अवस्थेत चावंड किल्ला आहे. नाणेघाट 
खोर्‍यांतील इतर हडसर, जीवधन वगेरे किल्ल्याप्रमाणेच चावंडही व्यापारी 
मार्गावरील संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होता. हे सवे किल्ले नाणेघाटची 
संरक्षक भितच होती. चावंड किल्ल्याभोवती उभे कडे आहेत. किल्ल्याच्या 
शिखरावर काही ठिकाणी दोराच्या सहाय्याशिवाय चढणे अत्यंत कठीण 


आहे. शिखराच्या सपाटीवर चावंडबाईचे जीण अवस्थेतील लहानसे देवालय 
आहे. किल्ल्यावर पाण्याची सोय आहे. 


इसवी सन १४८६ च्या सुमारास पुणे परिसरातील किल्ल्यात चावंडचा 
समावेश होत होता. पुढें तो अहमदनगरची निझामशाही स्थापन करणाऱ्या 
मलिक अहमदच्या ताब्यात गेला. इसवी सन १५९४ मध्ये बऱ्हान निझाम 
(दुसरा) याच्या बहाहर नावाच्या मुलास चावंड किल्ल्यावर सुमारे वर्षभर 
कंदेत ठेवले होते. नंतर त्यास अहमदनगरच्या गादीवर बसवले. शहाजी 
राजाच्या जहागिरीत पुणे परिसरातील अनेक किल्ले होते. त्यात चावंडचा 
समावेश होता. तो त्याने इसवी सन १६३७ साली मोगलांच्या ताब्यात दिला. 
१८१८ साली इंग्रज व मराठे यांच्यात तुंबळ युद्ध झाले. त्यावेळी इंग्रजांनी 
चावंडला भली मोठी फोज आणून किल्ल्याच्या सुभेदारास शरण येण्यास 
सांगितले; ते त्याने नाकारले. इंग्रज फोजांनी संपुर्ण रात्रभर आणि दुसर्‍या 
दिवशी सकाळपर्यंत तोफांचा भडिमार करून किल्ला हस्तगत केला. दीडणेच्या 
वर मराठा सैन्य शरण आले. त्यांची शस्त्रे हस्तगत करण्यात येऊन त्यांना 
पिटाळण्यात आले. तोफांच्या भडिमारात किल्ल्याचा खपच विध्वंस झाला 
नि आज तो जीर्ण अवस्थेत आहे. श्र 


हडसर किल्ला 


हा किल्ला नाणेघाटाच्या खोर्‍यात जुन्नर गावापासून वायव्येस सुमारे 
१२ कि. मी. अंतरावर असून पायथ्याशी हडसर खंडे आहे. किल्ल्याची उंची 
जुन्नर सपाटीपासून सुमारे ३०० मीटर असून नैसर्गिक उभ्या कड्याची 


१४ 


तटबंदी साधारण पन्नास ते साठ मीटर उंच आहे. किल्ल्याचा आकार त्रिकोणी 
आहे. वर जाण्यास नेहमीप्रमाणे दरवाजे असून कडे तोडून रस्ता केलेला 
आहे. किल्ल्यावर पडझड झालेल्या अवस्थेत किल्लेदाराच्या कचेरीचे व एका 
लहानशा मंदिराचे अवशेष आहेत. त्याच्या पश्‍चिमेस खोदलेल्या मार्गाने 
गेल्यास तीन तळघरवजा खोल्या लागतात व त्या धान्याची कोठारे असण्याची 
शक्‍यता आहे. सध्या ती पाण्याने भरलेली असतात. किल्ल्यावर पाण्याची 
अनेक टाकी आहेत. 

शहाजी राजांनी इसवी सन १६३७ मध्ये आपले पाच किल्ले मोगलांना 
दिले; त्यात हडसरचा समावेश आहे. इसवी सन १८१८ मध्ये इंग्रजांनी जुन्नर 
शहर काबीज केले त्यावेळी जुन्नरचा किल्लेदार हडसर किल्ल्यावर 
संरक्षणार्थ पळाला. परंतु इंग्रजांनी त्यास किल्ल्यावर पकडून त्याच्या मामुली 
सेन्याचा सहजतेने पराभव केला. 


जोवधन किल्ला 
जुन्नरच्या वायव्येस २५ कि. मी. व नाणेघाटाजवळील हिचा गावाच्या 
हद्दीवर जीवधन किल्ला वसलेला असून समुद्रसपाटीपासून त्याची उंची सुमारे 


१,००० मीटर आहे. 

गेल्या शतकातील ' बाम्बे कूरियर ' या वतमानपत्राच्या १६ मे १८१८ च्या 
अंकात इंग्रजांच्या पलटणीतील अधिकारी मेजर एल्ड्रीज याने या किल्ल्याचे 
खास वर्णन केले आहे. तो म्हणतो “ हा किल्ला शत्रूंच्या तोफखान्यापुढे अत्यंत 
अभेद्य आहे आणि त्यामुळे आतील सेन्य सुरक्षित राहून लप शकते. किल्ल्याच्या- 
वरती दीड फट उंचीच्या २४० पायर्‍या दगडात कोरल्या असून त्या शिडी- 
सारख्या असल्याने चढण्यास अत्यंत कठीण आहेत. किल्ल्याच्या मध्यास वायव्येस 
१०० यार्डाची सपाटी असून याच्या पुढे डोंगराच्या कडा आहेत. या कडांच्या 
किनाऱ्यावरून पुढे परंतु किल्ल्यापासून अलग झालेला नेसगिक कडा सुमारे ३०० 
फूट उंचीचा निमुळता असून समोर भयंकर खोल दरी दिसते. किल्ल्याच्या 


>> 


नेक्रत्येच्या कड्यावरून जर दगड खाली टाकला तर खाली तळकोकणात 
तो, २,००० फूटावर जाऊन पडेल.” वरील उताऱ्यात अतिशयोक्ती नसून 
सत्यता आहे. 

किल्ल्याची लांबी सुमारे १,००० मीटर, रुंदी ५०० मीटर व परीघ सुमारे 
३ किलोमीटर आहे. नाणे-गुणाघाटाच्या खाली तळकोकणातून या किल्ल्याकडे 
पाहिले असता सुमारे ७०० मीटर उंचीची सह्याद्री कड्याची भित याच्या 
पश्‍चिमेस दिसते. त्यामुळे या वाजूने तो संरक्षणास अत्यंत मजबत आहे. 
घाटघरच्या बाजूने किल्ल्यावर जाण्यास दीड किलोमीटर अवघड रस्ता आहे. 


ष्ष्‌ 


घडीव पायर्‍या निखळून गेल्या आहेत त्यामुळे कडेकपारांतून जावे लागते. 
किल्ल्याच्या पश्चिमेकडे नाणेघाटाच्या बाजून वरती जाण्यास दरवाजा होता. 
परंतु त्या बाजूची वाट आता खूपच पडको झालेली आहे. तेथे वांधीव घडणीच्या 
दगडात कोरलेल्या पायर्‍यांचे अवशेष दिसतात. किल्ल्यावर एक चौकोनी 
विहीर व आजूबाजूस पाण्याच्या पाच-सहा टाक्या आहेत आणि जुन्नरसारखी 
काही लेणी आहेत. त्यांत कलाकुसर काहीच नाही. एक लेणे सुमारे ९ मी. > 
७ मी. <५ मी. चे आहे. कदाचित ती वृुद्धधर्मीय लेणी असू शकतील. या 
लेण्यांच्या समोर व परिसरात मुसलमानी अमदानीतील बांधकामाचे अवशेष 
दिसतात. जीवधन किल्ल्यावरून पश्चिमेच्या बाजूने तळकोकणचे विहंगम 
दृश्य दिसत. 


जीवधन किल्ल्याचा इतिहास अत्यंत त्रोटक आहे. वरील किल्ल्याप्रमाणेच 
त्याचीही स्थिती होती. अहमदनगरची निझामशाही स्थापन करणारा मलिक 
अहमद याने तो ताब्यात घेतला व तो निझामशाहीकडे इसवी सन १४९० 
ते १६३६ पर्यंत होता. इसवी सन १६३७ मध्ये शहाजीने पुणे परिसरातील 
आपल्या पाच किल्ल्यांपेकी हाही मोगलांच्या ताब्यात दिला. वरील किल्ल्यां- 
प्रमाणेच, इंग्रज-मराठे युद्धात ३ मे १८१८ रोजी मेजर एल्ड्रीज याने 
तोफांच्या माऱ्याने किल्ल्याच्या भिती, दरवाजे, वाटा उध्वस्त केल्या व 
मराठ्यांचा पराभव करून किल्ला ताब्यात घेतला. आज तो जोौर्ण 
अवस्थेत आहे. 


जुक्षर लेणी 


आतापर्यंत आपण जुन्नर व परिसरातील सृष्टिसोंदर्य, किल्ले नि इतर 
वास्तूंचे स्थलवर्णन व थोडक्यात त्यांचा ऐतिहासिक परामर्ष घेतला. या 
प्रकरणात आपण जुन्नरच्या आजूबाजूच्या डोंगरातील लेण्यांचा. परिचय 
करून घ्यायचा आहे. अनेकजण लेण्यांच्या अभ्यासावावत अनभिज्ञ असतात. 
अनेंक वेळा लेण्यांचा संदर्भ महाभारतातील पांडवांशी लावतात. वनवासात 
पांडव महाराष्ट्रात आले आणि त्यांनी लेणी कोरली अशी दंतकथा सर्वसाधारण- 
पणे सर्वे लेण्यांवाबत सांगितली जाते. नाशिक जवळील पांडव लेणी म्हणून 
प्रसिद्ध असलेली तसेच इतर ठिकाणी पांडवदरा वगैरे नावांनी माहीत असलेली 
लेणी वरील संदर्भाची प्रचिती देतात. तसेच काहीजण लेण्यांचा संबंध 
आकाशातील किन्नर, गंधर्व वगेरेशी जोडतात. किन्नर, गंधर्वे मध्यरात्री 
आले: त्यांनी लेणी नखांनी कोरण्यास सुरुवात केली; पहाटे कोंबडा आरवला, 
ते उडन गेळे; वेळेअभावी कोरणे अपुरे राहीले. अशाप्रकारे अपूर्ण राहिलेल्या 
लेण्यांचे स्पष्टीकरण दिले जाते. 


१६ 


"५८०७ 
॥///> 0000016. 


महाराष्ट्र जसा किल्ल्यांकरिता प्रसिद्ध आहे तसाच कोरीव लेण्यांसाठीही 
प्रसिद्ध आहे. भारतातील १,२०० लेण्यांपेकी सुमारे १,००० लेणी महाराष्ट्रात 
आहेत. संख्येच्या दृष्टीकोनातून विचार केला असता जुन्नरमध्ये सर्वात जास्त 
लेणी कोरली गेली हे बर्‍याच लोकांना अज्ञात आहे. अर्थात जुन्नरची लेणी 
कलाकुसर व शिल्यांबाबंत नाशिक, काले, पितळखोरे, अजंठा, वेरूळ वगेरेंच्या 
तुलनेत वरीच मागे पडतील. परंतु जुन्नरच्या लेण्यांची विविधता व' जी 
थोडीशीच कलाकुसर व शिल्पे आहेत ती निश्‍चितच सरस आहेत. 


प्रथम लेणी कोरण्याचा इतिहास जाणून घेणे आवश्यक आहे. भारतात 
प्रथम मोयेवंशातील सम्राट अशोक व त्याचा नातू दशरथ याने आजीविक 
पंथासाठी अल्पशा प्रमाणात बिहार प्रांतात गयेजवळील बाराबर व नागार्जूनी 
टेकड्यांवर इसवी सनापूर्वी तिसऱया आणि दुसर्‍या शतकात लेणी कोरली. 
त्या लेण्यांतील शिलालेखावरून त्यांचा काळ ठरविता आला. महाराष्ट्रा- 
पुरते बोलायचे झाले तर येथे प्रथम सातवाहन राजाच्या कारकोर्दीत लेणी 
कोरण्यास सुरुवात झाली. संपूर्ण सातवाहन राजवंशाचा एकूण काळ किती हे 
सांगणे कठीण आहे. अनेक पुराणांत एकूण सातवाहन राजे व त्यांचा एकूण 
काळ यात एकवाक्यता नाही. सर्वसाधारण तीस राजे मानले जातात व त्यांचा 
एकूण काळ ३०० ते ४६४३ वर्षे सांगितला जातो. काही तज्ज्ञांच्या मते सातवाहन 
राजवंशाची सुरुवात मोये कालाअखर म्हणजे इसवी सन पुर्वे दुसऱ्या शतकाच्या 
सुरुवातीस किवा इसवी सन पूर्वे पहिल्या शतकाच्या सुरुवातीस झाली. त्याचा 
अस्त इसवी सन २३० च्या सुमारास झाल्याबद्दल सर्वसाधारण एकमत आहे. 
या कालखंडात महाराष्ट्रातील बौद्धधर्मीय लेणी कोरली गेली. बोद्धधर्मात 
मुख्यतः दोन पंथ आहेत. त्यातील पहिला वरील कालखंडातील हीनयान पंथीय 
व दुसरा महाराष्ट्रात इसवी सनाच्या पाचव्या शतकाच्या मध्यास सुरुवात 
झालेला महायान पंथ. दुसरा कालखंड इसवी सनाच्या सातव्या किवा आठव्या 
शतकाच्या अखेरीपर्यंत जातो. या कालखंडात फक्त इसवी सनांच्या तिसर्‍या 
आणि चोथ्या शतकात लेणी कोरण्याची कलां जवळजवळ अस्तगत झाली 
होती. 

महाराष्ट्रात फक्त बौद्धधर्मीयांनीच लेणी कोरली नाहीत. कदाचित त्यांच्या- 
पासून प्रेरणा मिळून इसंवी सनाच्या. सहाव्या शतकाच्या मध्यापासून ते 
नवव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत हिंदू व॑ जेन धर्मीयांनीही लेणी कोरली. 
सातवाहनांच्या नंतर महाराष्ट्रात आभीर, तल्रेकटक, वाकाटक, कलचरि, 
चालुक्य व राष्ट्रकूट राजवंश होऊन गेले. या सवे राजवटीत फारच थोड्या 
लेण्यांना विशिष्ट राजांनी दान दिल्याचे दिसते; तर बहुतेक लेणी लोकांच्या 


१७ 


देणग्यांतून कोरली गेल्याचे शिलालेखावरून आपणास समजते. ही लेणी 
कोरण्याची कला महाराष्ट्रात सुमारे हजार वाराशे वर्ष बहरली. येथेच ही 
लेणी कोरली कारण यास महाराष्ट्रातील अश्मीभूत खडक (डेक्कन ट्रॅप) हा 
कठीण दगड कोरण्यास अत्यंत सोयीचा वाटला. तसेच डोंगरात अगदी निवांत 
जागी, वनश्री व पाण्याची सोय असलेली ठिकाणे निवडली गेली. परंतु यातील 


वरीचशी केंद्रे तत्कालीन व्यापारी मार्गापासून जवळ कोरली गेली. 


जुन्नरमधील सर्व लेणी बौद्धधर्मातील हीनयान पंथीयांनी कोरली. या 
पंथात बुद्धाची प्रतीकात्मक स्वरूपात पूजा केली जात असे. त्यात चेत्य, स्तूप, 
धर्मचक्र, बोधिवृक्ष, पादुका वगेरेंचा समावेश असे. चैत्य आणि स्तूप हे बुद्धाच्या 
महापरिनिर्वाणाचे प्रतीक मानले गेले. धर्मचक्र हे त्याचे प्रवचन, तसेच बुद्ध- 
धर्म आणि संघास शरण जाण्याचे प्रतीक. बोधिवृक्षाखाली (पिंपळाचे झाड) 
त्याला ज्ञानप्राप्ती झाली. पादुका हे त्याच्या पदकमलाचे प्रतीक मानले गेले. 
याउलट महायानपंथीयात, विशेषत: बुद्धाच्या अनेक आसनांतील त्याच्याशी 
संबंधित असलेल्या इतर देवदेवतांची लोक मूर्तीरूपात पूजा करू लागले. हे 
सर्वे हिदू धर्मातील चालीरीतीचे अनुकरण केले गेले. 


आता जुन्नर तयाला लेण्यांचे मुख्यत: दोन प्रकार आहेत. पहिला म्हणजे 
बुद्ध भिक्षूंच्या पूजा चेत्यगृह आणि दुसरा त्यांच्या निवासासाठी 
विहार. दोन्हींचा आलेख कालमानानुसार व गरजेनुसार बदलत जातो. 


जुन्नरमध्ये चेत्यगुहाचे साधारण चार प्रकारचे आलेख येतात ते असे---- 
(१) वर्तुळाकारमध्ये स्तूप व त्याच्या सभोवताली स्तंभ, (२) गजपष्ठाकृती 
छत घुमटाकार किवा चापाकार, दर्शनी भागावर चेत्यगवाक्ष' आत मागील 
बाजूस स्तूप व मागील व दोन्ही बाजूस स्तंभाची रांग, छत पिपाकृती अपूर्ण 
राहिलेल्यात स्तंभ येत नाहीत, (३) दशेनी स्तंभ, आतील आलेख चौरस, 


मध्ये स्तूप व सपाट छत, (४) यातही दर्शनी स्तंभ, आत काटकोनात मंडप 
किवा सभागृह, मागील बाजूस स्तूप व सपाट छत. 


विहाराचे प्रकार मुख्यतः दोन आहेत. पहिल्यात प्रथम ओसरी, ओसरी 
स्तंभासह किवा स्तंभरहित, एक प्रवेशद्वार. क्वचित त्याच्या दोन्ही वाजूस 
खिडक्या, आत चौरस मंडप, मंडपाच्या मागील व बाजूच्या भितीत भिक्षूंना 
झोपण्यासाठी खोल्या, त्यात काहीत दगडी बाकांची व्यवस्था. काहीत खोल्यांच्या 
समोर तिन्ही बाजूस दगडी बाक आणि सपाट छत. दुसरा प्रकार अगदी 
साधा आहे. त्यात प्रथम छोटीशी ओसरी, प्रवेशद्वाराच्या आत चौरस मंडप, 
सपाट छत, क्वचित मागील व बाजूच्या भितीत दगडी बाक आणि सपाट 


१८ 


छत. अनेक लेण्यांना लागून अगर जवळपास लहान व मोठे पाण्याचे कुंडही 
खोदले गेले. 


या सवे लेण्यांचा कालखंड सुमारे इसवी सनापूर्वीच्या पहिल्या शतकाच्या 
मध्यापासून ते साधारण इसवी सनानंतरच्या दुसऱ्या शतकाअखेरपर्यंत. म्हणज 
साधारण अडीचशे वर्षे जुन्नरला लेणी कोरली जात होती. 


जुन्षर परिसरातील डोंगरात एकूण किती लेणी आहेत याचा नक्की आकडा 
देणे कठीण आहे. कारण काही लेणी बुजलेली आहेत, काही दाट झुडपाआड 
आहेत, काही दुरून कडेकपारीत दिसतात, पण तेथे जाण्याचे मार्ग तुटल्यामुळे 
तेथपर्यंत जाणे अत्यंत अवघड आहे. 


प्रस्तुत लेखकाने जुन्नर शेलगृहांचा अभ्यास केला, त्यावेळी तेथे ज्ञात 
असलेली सवे लेणी, पाण्याची कुंडे व शिलालेख यांची गणती केली त्याचा तक्ता 
पुढे दिला आहे. जुन्नरमध्ये लेण्यांचे एकूण नऊ गट आहेत. या सर्वात मिळून 
एकूण १८४ लेणी कोरली आहेत. त्यात काही अपूर्ण असली तरी त्यांचा विशिष्ट 
आकार व त्यांचे प्रयोजन याची कल्पना येते. याशिवाय २५ अपूर्ण लेणी, 
ज्यांना विशिष्ट आकार नाही, परंतु प्रयत्न केल्याचे व ज्यांना लेणी म्हणता 
येणार नाही अशी आहेत. या सवे लेण्यांच्या परिसरात ११५ पाण्याची कुंडे 
खोदली गेली आहेत. या सर्वे समूहांत एकूण ३६ शिलालेख आहेत. ते फारच 
सुबकरीतीने कोरले आहेत. त्यातील वहुतेक सवे वाचता येतात. त्यातील 
फारच थोड्यांचे अर्थ लागत नाहीत. हे शिलालेख ब्राह्मी लिपीत व प्राकृत 
भाषेत आहेत. त्यात कोणी व कशासाठी दान दिले याचा उल्लेख आहे. शिला- 
लेखातील समाविष्ट असलेल्या गोष्टींवरून तत्कालीन सामाजिक, आथिक, 
धार्मिक वगेरे इतर बाबींवर प्रकाश पडू शकतो. र 


ही सर्व लेणी व शिलालेख यांची माहिती आपणास या छोट्या पुस्तिकेत 
देता येणार नाही व त्याची आवश्यकताही नाही. यातील फक्त निवडक लेणी व 
शिलालेखांची माहिती दिली आहे. काही निवडक शिलालेखाचे पाठ व त्याचा 
स्वैर अनुवादही दिला आहे. जिज्ञासूंना ही माहिती रोचक वाटेल असे वाटते. 
ब्राह्मी लिपी मो्यकालात भारतात सुरू झाली व तिचा पुढे विकास झाला. 
आजची आपली देवनागरी, गुजराती, बंगाली वगेरेंचे मूळ ब्राह्मी लिपीत आहे. 
तसेच प्राकृत भाषा बोजड संस्कृतमधून बोली भाषेत आली. आजची आपली 
मराठी भाषा ही प्राकृतचेच एक रूप आहे. 


१९ 


आज आपण मराठी भाषेत ' लेणे', ' लेणी ' हा शब्द वापरतो. जुन्नर 
आणि महाराष्ट्रातल्या इतर लेण्यांतील काही शिलालेखात यास “ल्यन', 
“ लेणं! हा शब्द आलेला आहे. तसेच पाण्याचे कुंड किवा टाक्यास 'पोढी' हा 
शब्द आजच्या वापरात असलेल्या ' पाणपोयी 'शी जुळणारा आहे. यावरून 
तत्कालीन लिपी व भाषा या आपल्याशी किती निकट आहेत याची कल्पना 
येईल 

जन्नर लेणी पाहण्यास कोठून सुरुवात करावी हे प्रत्येक पर्यटकाला त्याच्या 
सोयीनुसार ठरवावे लागेल. बहुतेकजण शिवनेरी किल्ला व गणेश लेण्यातील 
(लेण्याद्री) गणेशाचे (अष्टविनायक) दर्शन करण्यास येतात. तेव्हा तेथून 
सुरुवात करता येईल. खालील तक्त्यात लेण्यांचे गट, लेण्यांचे प्रकार, पाण्याची 
कुडे व शिलालेखांची यादी दिली आ 


कळ येये बाणा अपूण नी एकूण नि 
१. तुळजा लेणी ह री १२ ४00२000८५७. 
२. गणेश लेणी शि २८ 00000७८.५८0-- 
३. गणेश लेण्याच्या पर्ववा १ ७ पक ८ 
एकांगी गट. 
४. भीमाशंकर गट १ १७ ७०-१३ २८. ३ 
५. अंवा-अंविकागट .. १ १७ '४४ ३११ ररत 
कयत ळणी गट 82-30 गर ११.08 1.2. मरत : 
७. शिवनेरी पूर्व गट २ ५१ रडत ९्ष्‌ द्‌ 
८. शिवनेरी दक्षिणगट. १ २१ १००८ टे 
९. शिवनेरी पश्‍चिम गट. . . क दर. र 
एकण'*४४५१९. 7१० १७४ ९७६५1१ ७४/८/५॥७५-७७ ०: 


। शिवनेरी किल्ल्यावरील 
| श्रोशिवाजीमहाराजांचे 
, जन्मस्थान 


शिवनेरी किल्ल्यावरील 
शिवाई मंदिर 


ए. 1100000000 च्य 


शिवनेरी 
किल्ल्यावरोल 
कमानी मशीद 


जुन्नर : कूकडी नदीच्या 
किनाऱ्यावरील प्राचीन 
वस्तीच्या टेकड्या 


र 


गणेश लेणी : आधुनिक 
अष्टविनायक गणेश मदिर, 


भीमाशंकर लेणी : 
चेत्यगृह क्र. २, 
दर्शनी भाग 


६ '& शे०>७ 1२५११२९ २२ |] 19002 : > 


जुन्षर : शिवनेरी 

पुर्वेकडील 
चेत्यगृह क्र. ४८ 
दर्शनी भाग 


जुन्नर : शिवनेरी 
पूर्वेकडील 

चेत्यगृह क. ४८ 
आतील स्तूप व 
छतावरील रंगकाम 


खिंड 


नाणेघाट 


। 6 | 
। ् क द 
| अ 
। ह । १ 
ध्‌ 

टु . 

र १ 

त, | । 


तुळजा लेणी गट 


ही तुळजा लेणी जुन्नर गावाच्या पश्‍चिमेस सुमारे साडेतीन किलोमीटर 
अंतरावर आहेत. अर्धा मार्गे चांगला रस्ता व पुढे पाऊलवाटेने जावे लागते. 
या उत्तराभिमुख असून त्यात एकूण तरा लेणी आहेत. पैकी क्रमांक तीन हे 
चेत्यगृह, एक-दोन विहार व इतर सामान्य खोल्या आहेत. त्यातील वहुतकांचे 
प्रवेशह्लार काळाच्या ओघात तुटलेले आहे. क्रमांक २ हा विहार अंसून आत 
चोरस मंडप किवा सभागृह आहे. आतील डावीकडील व मागील भितीत 
प्रत्येकी दोन व उजवीत एक अशा एकूण पाच खोल्या बुद्धभिक्षूंच्या निवासासाठी 
खोदलेल्या आहेत. क्रमांक ३ हे चेत्यगृह असून त्याचा आलेख वर्तुळाकार, 
त्याचा व्यास ८.२३ मीटर व जमिनीपासून छतापर्यंतची उंची ७. ६२ मीटर 
आहे. मध्ये साधा स्तूप असून त्याचा खालील भाग पिपासारखा व वरील भाग 
घुमटाकृती आहे. घुमटाच्या वरची ह॒मिका नष्ट झालेली आहे. घुमटाच्या वर 
चौरस खाच असून त्यात लाकडी छत्र दंडासहित बसविलेले होते; त आता 
नष्ट झाले आहे. पुण्याजवळील काले येथील चेत्यगृहातील लाकडी छत्र 
आजतागायत शिल्लक राहिले आहे. स्तूपाच्या भोवती साधे बारा अष्टकोनी 
स्तंभ असून त्यांचा खालचा भाग रुंद व वरती थोड्या प्रमाणात निमुळता होत 
गेलेला आहे. स्तंभाच्या भोवती वर्तुळाकार प्रदक्षिणापय आहे. अधस्तूपाच्या 
वर घुमटाकार छत असून, त्यावर प्रदक्षिणेच्या छतावर लेणे कोरले त्यावेळी 
लाकडी फासळ्या (तुळया) बसविल्या होत्या; व त्याची खूण सूक्ष्म 
दृष्टीने पाहिले असता दिसते. तसेच छतावर व बाजूच्या भितींवर मातीचा 
गिलावा. लावन त्यावर रंगीत चित्रे काढली होती. प्रदक्षिणेच्या उजव्या 
वाजच्या छतावर अद्यापही काळपट झालेले कमल्पुष्पांचे अवशेष दिसतात. 
अष्टकोनी खांबावरही चित्रे काढली होती. त्यांचे काही ठिकाणी (प्रवेशा- 
जवळील डाव्या खांबावर) पुसट अवशेष दिसतात. वरील दर्शनी भाग तुटलेला 
असल्यामळे त्यावर नेहमीचे चेत्यगवाक्ष होते की नाही ते सांगणे कठीण 
आहे. चैत्याचा गोळ आकार व वर्तुळात मांडणी केलेले स्तंभ असे हे महा- 
राष्ट्रातील एकुलते एक चेत्यगृह आहे. यातील स्तंभ व स्तूपाच्या पद्धतीवरून, 
भाज, पितळखोरे क्रमांक ३, अजंठा क्रमांक १०, कोंडाणे वगेरे चेत्यगृहांशी 
काही प्रमाणात साम्य होते. त्याचा आ इसवी सन पूर्वे पहिळे शतक 
समजला जातो; त्यावरून तुळजा लेणी चत्याचाह तोच काळ वा यावरून 
संपूर्ण जुन्नरमधील लेण्यांत हे लेणे प्रथम कोरले गेले हे सिद्ध ह 


लेणे क्रनांक ४ व ५--लहानसा विहार असून त्याचा दर्शनी भाग तुटला आहे. 
डावीकडील मागील वाजूस दोन खोल्या असून एकीस आधुनिक लाकडी 


२५ 


चौकट बसविली आहे आणि वाजूच्या खोलीत तुळजादेवीची स्थापना मध्य- 
युगीन कालात केव्हातरी झालेली आहे. देवीचे स्थान व वाषिक यातरेमुळे 
देवीच्या नावावरून या गटास व डोंगरास ' तुळजादेवी लेणी ' असे नाव दिले 
गेले. अ 

लेणी क्रमांक ५ ते १२.--यांचा दर्शनी भाग संपुर्णपणे तुटलेला आहे. क्रमांक ८ 
ते १२ पर्यंत कड्याच्या वरच्या अंगास काही कलाकुसर व थोडेंबहुत शिल्प राहिले 
आहे. त्यात वेलबुट्टी, वेदिका, चेत्यकमानी इत्यादी सुबक कोरलेल्या दिसतात. 
शिल्पात स्तूपाची पूजा करणारे भक्‍त, जोडपी व उडता किन्नर किवा गंधर्व 
दिसतात. किन्नराचा कमरेवरील भाग मानवी असून त्याने तुरेदार फेटा परिधान 
केला आहे; त्याला पक्ष्याचे पाय व मोरपिसारा आहे. हे शिल्प, कलाकुसर 
थोडी असली तरी, शिल्पकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे. या कलाकुसरीचे व 
शिल्पाचे साम्य जुन्नरमधील भूत लेणी गटांतही पहाण्यास मिळते. ते इसवी 
सनाच्या पहिल्या शतकाच्या मध्यास कोरले असावे. 


लेणे क्रमांक १३.--हे या गटातील शेवटचे लेणे असून बर्‍याच पायर्‍या चढून 
गेल्यानंतर लागते. याचाही दर्शनी भाग तुटलेला असून आतील चौरस मंडपात 
बाजूच्या व मागील भितीत खालच्या अंगास दगडी बाक कोरलेले आहेत. 
याचा बेठक किवा सभागृहासाठी उपयोग केला असावा. 


गणेश लेणी (लेण्याद्री) गट 


जुक्चर गावापासून ५ किलोमीटर उत्तरेस, कुकडी नदी ओलांडन या गटास 
जावे लागते. रस्ता चांगला असून पायी व मोटारने जाता. येते. अर्धा रस्ता 
ओलांडल्यावर दुरून लेणी दिसू लागतात. जवळ गेले असता डोंगराच्या 
पायथ्यापासून वरील मध्यावर असलेल्या दोन लेण्या दिसू लागतात. उजवीकडील 
चेत्यकमान असलेले चेत्यगृह व डावीकडील स्तंभांची रांग असलेले विहार 
आहेत. वर जाण्यास घडीव दगडांच्या बर्‍याच पायर्‍या आहेत. या गटात 
एकूण ३० लेणी असून, त्यात दोन चेत्यगृहे व वाकीचे विहार व साध्या खोल्या 


आहेत; शिवाय ६ शिलालेखही आहेत. लेण्यांचा क्रम साधारण ईशान्येकडून 
नेक्तत्येकडे आहे. 


क्रसांक १ ते ४--ही लेणी सामान्य प्रतीची आहेत. त्यास वाहेर ओसरी असून 
आतमध्ये भिक्षंच्या निवासासाठी खोल्या व दगडी बाक कोरलेले आहेत. 


ही हक ल्णे क्रमांक ५-र्‍हा एक लहानसाच पण महत्त्वाचा विहार आहे. यास वाहेर 
ओसरी असून आत काटकोनी मंडप किवा सभागृह असून बाजूच्या व मागील 


९९ 


भितीत दगडी बाक कोरलेले आहेत. यास मागील व उजवीकडील भितीत 
प्रत्येकी तीन व डावीकडील भितीत दोन अशा एकूण सात खोल्या आहेत. 
काहीत दगडी बाक कोरलेले आहेत. बाहेरील ओसरीच्या डाव्या बाजूस पाण्याचे 
कुंड खोदले आहे. प्रत्येक द्वाराच्या डाव्या बाजूस व खिडकीच्या वर एका ओळीत 
सुवक अक्षरात कोरलेला शिलालेख आहे. त्याच्या डाव्या बाजूस सुरवातीस 
विरत्न व ओळीच्या अखेरीस स्वस्तिक ही शुभचिन्हे कोरली आहेत. 


धनिकसेणिय सतगभं पोढिच देयधसं 


स्वेर अनुवाद : सात खोल्या (दालने) असलेले ( लेणे) आणि पाण्याचे कुड 
(पोढि) धान्याच्या व्यापार्‍यांनी दान केले. 


यात किती व्यापारी व त्यांची नावे दिली नाहीत फक्त त्यांचा व्यवसाय 
दिला आहे. बहुतेक हे जुन्नरचे व्यापारी असावेत. बौद्ध भिक्षूंच्या निवासासाठी 
खोल्या व पाण्याची व्यवस्था करणे यासाठी व्यापार्‍यांनी पुण्यकर्म केल्याचे दिसते. 


लेणे क्रमांक ६--हे चेत्यगृह दक्षिणाभिमुख असून महाराष्ट्रातील अनेक 
चैत्यांपैकी एक उत्कृष्ट नमुना आहे. त्याच्या दर्शनी भागास वरच्या अंगास अपूर्ण 
चैत्यकमान आरंपार कोरली नसून ती सपाट आहे, हे याचे वेशिष्ट आहे. खालच्या 
वाजूस प्रवेशाजवळ मध्ये दोन पूर्णे स्तंभ व कडेस प्रत्येकी एक अर्धस्तंभ आहे. 
चौरस निमुळत्या होत गेलेल्या पायर्‍या किंवा चबुतर्‍यावर पूर्णकुंभ, त्यातून 
निघालेला अष्टकोनी खांब, याच्यावर पुन्हा एक उपडा कलश, पुन्हा उलट्या 
निमुळत्या पायर्‍या किवा चबुतरा आणि यावर पाठीला पाठ टेकून बसलेले हत्ती 
(आतील बाजूस सिंह) आहेत. चैत्यमंदिराचे हे द्वारसंरक्षक अशी या मागे 
कल्पना असावी. या खांबाच्या मागे ओसरी व मोठ्या प्रवेशदारातून आपण आत 
जातो. आतमध्ये याचा आलेख गजपृष्ठाकृती किवा चापाकार आहे. छत 
अर्धगोलाकार किवा पिपासारखे आहे. त्यावर दगडी तुळया (फासळ्या ) 
कोरल्या आहेत. या दगडी तुळया लाकडी-बांधकामाच्या प्रतिकृती आहेत. 


मागच्या अंगास अखंड दगडात स्तूप कोरला असून खालच्या पिपासारख्या 
आकारावर वेदिकापट्टी, त्यावर घुमट व हमिका कोरलेली आहे. हमिकेचा 
वरील भाग सपाट असून मध्ये लाकडी छतासाठी खोबण कोरलेली आहे. 


दरवाजाच्या आतील बाजूस अधंस्तंभ व त्याच्या मागे, डावीकडे अन उजवी- 


कडे एकण सोळा स्तंभ आहेत. स्तूपाच्या मागील सहा स्तंभ साधे अष्टकोनी 


९१ 


आहेत; तर बाकीचे ओसरीतील स्तंभासारखेच अलंकृत आहेत. त्यावर 
बाहेरच्या प्रमाणेच पाठीला पाठ टेकून वसलेले हत्ती व सिह आहेत. शिवाय 


८! 


डावीकडील दुसरा व उजवीकडील चवथा यात स्त्रीमुखे असलेले स्फिवस कोरले 
आहेत. त्यांचे शरीर घोड्यासारखे दिसते. हे एक या चेत्यगृहाचे वेशिष्ट्य 
म्हणता येईल. अशाच प्रकारची स्त्रीमुखे असलेले स्फिक्सं भाजे व पितळखोरे 
लण्यातही कोरले आहेत. इजिप्तमध्ये गीझा येथील चार हजार वर्षापूर्वीच्या 
पिरॅमिडजवळ सिह आणि मानवाच्या रूपात स्फिवस दाखविला आहे. कालांतराने 
ग्रीस देशात स्त्री रूपात स्फिक्स येतो: ती तत्कालीन ग्रीकांची आवडती देवता होती: 
यवन किवा ग्रीक यांचा भारताशी मौये कालापूर्वीपासून पुढे अनेक शतके संबंध 
आला. त्यांच्या प्रेरणेने वरील प्रकारचे स्फिक्स महाराष्ट्रातील लेण्यांत कोरले 
असावेत असे वाटते. एका संस्कृतीचा दुसर्‍या संस्कृतीवर कसा प्रभाव पडतो 
किवा संबंध येतो हे या उदाहरणावरून दिसून येते. 


प्रवेशद्वाराच्या वरती सुबक अक्षरात एका ओळीत लांबलचक लेख 
कोरलेला आहे. त्याच्या सुरुवातीस व शेवटी स्वस्तिक हे शुभचिन्हही कोरलेले 
आहे. 


कलोअणस हेरणिकपुतस सुलसदतस एकपुरिसस चेतियघरो नियुतो देयधम. 


स्वेर अनुवाद : कल्याणचा हेरणिक याचा ख्यातकोतं पुत्र सुलसदत्त याने 
चेत्यगृहास अपण केले. 


जुच्षरमधीलच नव्हे तर वाहेरीलही लोक देणग्या देत हे यावरून समजते. 
कल्याण तसेच मुंबईजवळील नाला-सोपारा (प्राचीन शूर्पारक) आणि चौल 
(चेऊल ) ही तत्कालीन महत्त्वाची व्यापारी बंदरे बोद्धधर्मीयांची मुख्य स्थाने 
होती. 


लेणे क्रलांक ७--वरील चेत्यगृहाच्या डावीकडे, थोडेसे उंचावर पायऱ्या चढून 
गेळे असता हा भव्य विहार लागतो. जुन्नरमधील लेण्यांत हा आकाराने 
सर्वात मोठा आहे. सुरुवातीस सांगिंतल्याप्रमाणे पूर्वीच्या हीनयानपंथी बुद्ध- 
धर्मीय लेण्यांचे मध्ययुगीन कालात अष्टविनायक गणेशाचे मंदिरात रूपांतर केले 
गेले. गणेशभक्तांचे हे आवडते यातास्थान आहे. पूजा-अर्चा, होमहवनासाठी जुचर 
गावात यासाठी कायम पुजारी नेमलेला आहे. 


विहाराच्या प्रांगणात व डावीकडे पाण्याची कुंडे खोदलेली आहेत तर दशेनी 
भागावर दगडी बाकावर आधारित सहा स्तंभ आणि दोन्ही बाजूच्या कडेस 
अर्धेस्तंभ कोरलेले आहेत. दगडी वाकास पाठ टेकण्यास कक्षासने व त्याच्या 
बाहेरील वाजूस वेदिकापट्टीचे नक्षीकाम केलेले दिसते. स्तंभावर वरील अंगास 


२४ 


पाठीला पाठ टेकून वसलेले सिह, हत्ती व बेल कोरले आहेत. काहींच्या पाठीवरं 
माणसे वसलेली आहेत. प्रवेशाजवळील डाव्या व उजव्या स्तंभावर हत्तीच्या 
सोंडेत कमलपुष्पे दिसतात. 

भव्य सभामंडपात जाण्यासाठी मध्ये मुख्य दरवाजा व त्याच्या दोन्ही वाजूस 
एक-एक लहान दरवाजा व त्यांच्यामध्ये मोठ्या खिडक्या कोरल्या आहेत. 
हा मंडप १७.३९ मीटर खोल, १५.५५ मीटर रुंद व ३.३८ मीटर उंच असून : 
मंडपात कोठेही खांबांचा आधार नाही. मंडपाच्या तिन्ही बाजूस दगडात कोरलेला 
अखंड बाक आहे: दोन्ही बाजूच्या भितीत प्रत्येकी ७ व मागील भितीत ६ अशा 
एकूण २० खोल्या भिक्षूंच्या निवासासाठी कोरल्या आहेत. त्यातील तीन सोडून 
* वाको सवे खोल्यांतील मागील भितीवर दगडी वाक कोरले आहेत. मागीळ भिती- 
तील मधल्या दोन खोल्यांचे प्रवेशद्ठार व मधली भित तोडून व खोलीचा आकार 
वाढवून गणेशाची शेंदूर लावलेली मूर्ती दिसते. या गर्भगृहाच्या डावीकडील 
खोलीत सराठाकालीन काही भित्तीचित्र आहेत. त्यात दत्तात्रेय, शिव व त्याच्या 
मांडीवर वसलेले गणेश व पार्वती, गणेश व त्याच्या मांडीवर दोन स्त्रिया, 
स्त्रीवरोवर सारीपाट खेळणारा गणेश, नारदमुनी व साधू यांचा चित्रात समावेश 
आहे. चिवरशेलीवरून ही पेशव्यांच्या काळात काढली असावीत असे वाटते. 


लेणे क्रमांक ८--या लेण्याचा आलेख मजेशीर आहे. यास समोर ओसरी 
असून डावीकडे एक दगडी बाकासहित खोली व उजव्या अंगास चिंचोळा रस्ता 
असून त्याच्या मागील भितीत अगदी अरुंद दगडी वाक आहे; याचा उपयोग 
झोपण्यासाठी होणे कठीण आहे. या जागेचा उपयोग बुद्ध भिक्षंनी कदाचित्‌ 
ध्यानस्थ बसण्यासाठी केला असावा. अशा प्रकारची वरीच लेणी या गटात आहेत. 
उदाहरणार्थ, क्रमांक २, १०, १२, १३, १७, १८, २४, २६, २७ व २९ तसेच 
शिवनेरी दक्षिण गटात क्रमांक ५५, ५६, ६०, ६१, ६६ आणि ६९. 


लेणे क्रमांक १४---हे या गटातील दुसरे चैत्यगृह आहे. परंतु याचा 
आकार गजपृष्ठाकृती नसून काटकोनी आहे. दशेनी भागावर कलश व 
अष्टकोनी स्तंभ पूर्वी होते; त्यांचे काही अवशेष छतावर शिल्लक आहेत. घराच्या 
छतास लाकडी तुळया लावतात तसेच येथेही बाहेरील छतावर तुळ्य़ांची 
प्रतिकृती दगडात दिसते. 

या चेत्यगृहाचे वेशिष्ट्य म्हणजे याच्या आतील मंडपाचे छत सपाट असून, 
मागील बाजूस भितीपासून. अलग असलेला स्तूप कोरलेला आहे. त्यावर 
वेदिकापट्टी, हुमिका व छतात कोरलेली छत्री आहे. स्तूप, भिती व छतावर 
मातीचा गिलावा व रंगकाम केल्याचे काही अवशेष दिसतात. अगोदर पाहिलेल्या 


२५ 


चैत्यगृहापेक्षा (गणेश लेणे क्रमांक ६ व तुळजा लेणे क्रमांक ३) यात गरजेनुसार 
अगर आवडीनुसार कारागिराने कसा बदलकेला याची आपणास कल्पना करता येते. 
या सुंदर चैत्यगृहाच्या दरवाज्याच्या उजव्या बाजूस, छताच्या थोडेसे खाली, 
ब्राह्मी लिपीत दोन ओळींचा शिलालेख आहे. त्याची अक्षरवटिका फारच 
सुबक असून दोन्ही ओळींच्या सुरुवातीस आणि शेवटी त्रिरत्न, श्रीवत्स आणि 
स्वस्तिक ही शुभचिन्हे कोरली आहेत. 
कपिल उपासकस, तापस उपासकस पुतस, आनंदस देयधंसं चेतियघरो 
नियुतो. 
अनुवाद : उपासक तापस यांचा पुत्नव आणि उपासक कपिल यांचा नातू 
आनंद याने हे चेत्यगृह पुण्यकर्मार्थ दान दिले. 
लेणे क्रमांक १५ ते १९--याचा आलेख वराचसा वरील लेणे क्रमांक ८ शी 
जुळतो. परंतु यांतील बर्‍याच लेण्यांचे दर्शनी भाग व आतील काही भिती पडल्या 
आहेत. ठिसूळ दगडाचा थर याच्या मध्यातून गेला असल्यामुळे काळाच्या ओघात 
यांची पडझड झाली. 
लेणे क्रमांक २०--हे लेणे नसून एका ओळीत पाण्याची तीन कुंडे आहेंत. 
त्यांतील दोन कुंडांवर दान दिल्याचे लेख आहेत. पहिल्यात “ कल्याणचा सुवणकार 
कुडीर याचा मुलगा सधक याने हे कुंड (पोढि) कोरण्यास दान दिले ” असा 
उल्लेख आहे. दुसर्‍या कुंडासाठी दोन स्त्रियांनी दान दिले ते असे: “ तोरिकाची 
पत्नी लक्ष्मी आणि क्रषी मूल्यस्वामीची पत्नी नादवालिका यांनी या कुंडासाठी 
(पोढिस) दान दिले. ” भिक्षूंना लेण्यांच्या जवळ पाण्याचे कुंड खोदण्यास दान 
देणे हे त्याकाळी महत्‌कृत्य समजले जात असे हे यावरून दिसते. 
लेणे क्रपांक २१--हा भव्य मंडप असून त्याच्या आतील तीन भितीत लागून 
दगडी वाक कोरलेला आहे. बाहेर डाव्या बाजूस विशाल कुंड आहे. 
लेणे क्रपांक २५ ते २८-र्‍वरील लेणे क्रमांक ८ प्रमाणेच थोड्याफार 
प्रमाणाने यांचा आलेख आहे. 
लेणे क्रमांक २६--वर दनी 'भितीत डाव्या बाजूस तीन ओळींचा 
शिलालेख आहे तो असा :-- 
सामरूपासकस पुतस 
सिवभ्‌तिस देयधम लेणं 
कपीचित संघस नियुतं क (? ) 
अनुवाद : कपीचितच्या संघास उपासक सामर याचा पुव शिवभूती 
नेया हे लेणे दान दिले. र 


२६ 


प्राचीन काळी गणेश लेण्यात, कपिचित नावाचा संघ होता हे यावरून 
दिसते. 'लेण ' हा शब्द आजही मराठी भाषेत ' लेणे ' या नावाने प्रचलिति आहे. 
अलंकार अशा अर्थानेही हा शब्द वापरला जातो. 
गणेश लेणी-पुव 
या आडवाजूला असलेल्या लेणीसमूहास जाण्यासाठी लेण्याद्री डोंगराच्या 
पायथ्यापासून पूर्वेकडे, सुमारे दीड किलोमीटर अंतरावर, बल्लाळवाडीच्या 
साधारण वायव्येस असलेल्या दोन डोंगराच्या घळीत जावे लागते. महाराष्ट्र 
शासन वनविभागाने या घळीत सागाची झाडे लावली आहेत. येथून डोंगरावर 
थोड्याशा अवघड वाटेने चढावे लागते. उजव्या डोंगरावर पाच व त्याच्या 
विरुद्ध वाजूच्या डोंगरावर तीन अशी एकूण आठ लेणी येथे आहेत. 


तेथे जाण्यास दुसरा मार्ग असाही आहे : गणेशलेणीच्या पायऱ्या उतरताना 
साधारण मध्यास आल्यावर डावीकडे डोंगरावरून जाता येते. नागमोडी वळणाच्या 
डोंगरावरील पाऊलवाटेने हा जवळचा मार्ग आहे. पण काही ठिकाणी घसरण 
आहे. लेण्याच्या जवळ आल्यावर दुरूनच यातील एक भव्य चेत्यगृहाचा 
दर्शनी भाग मन वेधून घेतो व जवळ जाऊन पाहण्याची उत्सुकता वाढते. उजव्या 
वाजूस चेत्य व डाव्या बाजूस विहार आहेत. चेत्याचा दशेनी भाग सरळ उभ्या 
असलेल्या (किवा जमिनीशी काटकोनात) उंच कपारीत कोरला असून दशेनी 
भागाची उंची ७.६२ मी. व रुंदी ६.१० मी. इतकी आहे. नक्षीकामाचा एक 
अप्रतिम नमुना म्हणून याच्या दशेनी भागाचा उल्लेख करावा लागेल. प्रवेशद्वार 
थोडेसे रुंद असून त्यावर व त्याच्याशी समांतर दोन्ही बाजूंस अशा एकूण 
३ चेत्य कमानी कोरल्या आहेत. त्याच्या वरच्या अंगास लहानशी अरुंद गच्ची 
आहे. गच्चीच्या वर पिपळाच्या पानाच्या आकारासारखे एक देखणं चेत्यगवाक्ष 
असून ते आरपार कोरलेले आहे. संपूर्ण गवाक्षाच्या अर्धवर्तुळाकार पट्टोवर 
एकात एक गुंफलेली सहा पाकळ्यांची फुले कोरली आहेत. एका पाकळीची 
दुसऱया पाकळीशी गुंफण फारच प्रमाणवद्ध कोरलेली आहे. वरील टोकास 
विरत्नांचे चिन्ह आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही भव्य चेत्यगवाक्षाच्या पट्टीवर 
याच्यासारखी नक्षी कोरलेली नाही आणि हेच या चेत्याचे खास वेशिष्ट्य आहे. 
चेत्य कमानीच्या वरील अंगास दोन लहान चेत्य कमानी असून त्यात स्तूप 
कोरलेले आहेत. गवाक्षाच्या उजव्या बाजूस एकात एक गुंफलेल्या त्रिदलाची 
नक्षी व त्याच्या उजव्या बाजूच्या भितीवर स्वस्तिकाचा पट्टा चेत्य कमानीच्या 
दोन्ही वाजूस कोरला आहे. तसेच उजव्या भितीतील चेत्य कमानीत पीठावर 
धर्मचक्र कोरले आहे. याच्यावर पुन्हा लहान चेत्य कमानी व वेदिकापट्टीची नक्षी 
दिसते. डाव्या बाजूच्या भितीवर असेच कोरीव काम असून मोठ्या कमानीत 


२७ 


बोधिवृक्ष दाखविला आहे. ही सवे चिन्हे बुद्धाचे जीवन, साक्षात्कार, धर्मप्रवचन 
आणि महापरिनिर्वाण दर्शवितात. यातील त्रिदल नक्षीचे खास वेशिष्टय आहे 
नाशिकच्या चेत्यगृहाच्या दर्शनी भागावर ही कोरली आहे. वाकी महाराष्ट्रातील 


> 


कोणत्याही लेण्यांत ही दिसत नाही. प्राचीन ग्रीक नाण्यांच्या वर हे चिन्ह 
दाखविले आहे. सुरुवातीस येथून जवळच असलेल्या बल्लाळवाडीनजीक 
इरॉस या ग्रीक देवतचे लहानसे शिल्प सापडल्याचा उल्लेख आलेला आहे. 
तसेच गणेशलेणी क्रमांक ६ या चेत्यातील स्फिवसचाही उल्लेख आला आहे 
या सर्वे निरीक्षणावरून असे वाटते को, देणगी देणारा किवा कारागीर यवन 
म्हणज ग्रीक असावा. 


चेत्याच्या आत, मागील भितीपासून अलग असलेला, हमिकेसहं स्तूप दिसतो. 
गृहाचा आलेख गजवृष्ठाकृती किवा चापाकार आहे. तसेच छत पिपाकृती आहे 
स्तूपाच्या मागील उजव्या भितीचे निरीक्षण केळे असता असे दिसते की, त्यातील 
दोन पट्ट्यांत छिन्नी, हातोड्याचे घाव आहेत ते गुहा कोरण्याचे काम चालू 
असल्याचे दर्शवितात. भित सरळ रेषेत अन्‌ थोडीशी वाढवण्याचा हा प्रयत्न होता. 
परंतु हे सर्वे काम अपुर्ण राहिले. ते पुर्ण झाळे असते तर आपणास यात स्तंभांच्या 
रांगा, स्तूपाच्या हामिकेवर छत्र आणि छतास लाकडी कडेपाट दिसला असता. 
हे चेत्यगृह सर्वार्थाने पूर्ण कोरले गेळे असते तर महाराष्ट्रातील लेण्यात हे 
उत्कृष्ट ठरले असते. याचा आलेख व सर्वसाधारण कलाकुसर नाशिकचा चेत्य व 
अजंठा लेणे क्रमांक ९ चे चेत्याशी जुळणारा आहे. त्याचा काळ इ. स. पूर्व पहिल्या 
शतकाच्या अखेरीस किवा इ. स. १ ल्या शतकातील पहिली दोन दशके असा आहे 
वरील चेत्यगृहही त्या दरम्यान कोरले गेळे असावे असे वाटते. या चेत्यगृहाजवळ 
चार लेणी आहेत. त्यातील एक बर्‍यापैकी विहार आहे. त्यास ओसरी, प्रवेश- 
द्वाराच्या दोन्ही बाजूस खिडक्या, आत मंडप व काही खोल्या आहेत. मागील 
भितीत एक स्तूप कोरलेला आहे. परंतु तो अपुर्ण आहे. या विहाराच्या 
वाजूच्या व समोरील डोंगरावरील दोन-तीन लेणी साधी आहेत. 


भोमादाकर गट 


जुन्नर गावाच्या आग्नेयेस सुमारे २ कि.मी. अंतरावर मानमोडी डोंगराची 
रांग सुरू होते. पुण्याहन बसने जुन्नरला येताना गावात प्रवेश करण्यापूर्वी 
डावीकडील डोंगरात ही लेणी दिसू लागतात. गावात शिरण्यापूर्वी जकात नाके 
लागत. तेथून काही भाग कच्च्या रस्त्याने वः पुढे लेण्यांच्या दिशेने पाऊलवाटेने 
वरती जावे लागते. पायथ्याशी महाराष्ट्र वनविभागाने सागाची झाडे लावली 
आहेत. मानमोडी डोंगर सुमारे ३ कि.मी. लांबीचा असून त्यात सुरुवातीस 


२८ 


/ ४८८४८ » ॥॥-०८- 


भीमाशंकर गट, मधल्या भागात अंबा-अंबिका गट व शेवटी भूत लेणी गट आहे 
येथे पहिल्या गटात एकूण १७ लेणी आहेत. त्यातील लणे क्रमांक २ हे चेत्यगृह 
असून वाकी सामान्य खोल्या आहेत 

लेणे क्रमांक १--हे चेत्यगृहाच्या दक्षिणेस असून त्यास दर्शनी भागात कलश 
अष्टकोन, उपडा कलंश अशा रचनेचे, मध्ये दोन स्तंभ व कडेस अर्धस्तंभ आहेत 
याच्या मागे ओसरी असून मागील भितीत भिक्षूंच्या निवासासाठी तीन खोल्या 
कोरल्या आहेत. बाजूच्या चैत्याच्या स्तंभाशी याचे साम्य आहे. त्यावरून हे 
त्याच्याशी समकालीन असावे 

लणे क्लांक २.--र्‍या चेत्यास आपण दुरून पहातो, परंतु जवळ गेल्यावर त्याची 
भव्यता खप जाणवते. त्याच्या दर्शनी भागाची उंची १२.२० मी., रुंदी ६.१० मी 
इतकी असून, हे दोन भागांत विभागळे आहे. वरील ओसरीत आधुनिक पायर्‍या 
चढून वर गेले असता दोन्ही बाजूस दोन स्तंभ व बाजूस अ्धस्तंभ आहेत 
स्तंभास खाली कलश नसून ते दगडी बाकावर आधारित आहेत. बाकास आतील 
बाजूने पाठ टेकण्यास कक्षासने व बाहेरील बाजूस वेदिकापट्टी कोरली आहे 

चेत्याच्या वरील भागात अर्धगोलाकार असलेला अपुणे चेत्य गवाक्ष असून त्यास 
बाहेरील वाजूने पिंपळाच्या पानासारखा आकार दिलेला नाही. तसेच हा भाग 
नेहमीप्रमाणे आरपारही खोदला गेला नाही, त्यामुळे या संपूर्ण भागास पारि- 
भाषिक शब्दात ' आंधळे चेत्य गवाक्ष ' असे म्हणतात. याच्यापुढे लहानशी 
गच्ची आहे. परंतु हा सर्वे भाग उंचावर असल्यामुळे तेथे जाता येत नाही 


चेत्यगहाच्या आतील मंडप काटकोनात असून त्यास सपाट छत आहे. या 
छतावर व ओसरीतील छतावर मातीच्या गिलाव्यांचे अवशेष दिसतात. मागील 
भितीत उभ्या काटकोनात मागील भितीपासून वेगळा असलेला दगड आहे. त्यात 
स्तूप कोरावयाचा होता, परंतु यावर कालांतराने एक वसलेली ओबडधोबड स्त्री 
मर्ती कोरली गेली. या स्तपाच्या बाजस दोन लहान टाकी दिसतात. त्याचे मागील 
भितीत असलेल्या चिरातन पाणी झिरपते व या खंदकात साठले जाते. या चिरा- 
मळे व पाण्याच्या साठ्यामुळे बहुधा हे चेत्यगृह पुर्णपणे कोरण्याचे राहून गेले 
चेत्याच्या प्रांगणात उजव्या भितीवर व लेणे क्रमांक ३ च्या दरवाजावर एक 
खपच खराव झालेला तीन ओळींचा शिलालेख आहे. त्यात दान देणार्‍यांचे नाव 
नष्ट झाले आहे व पुर्णपणे अर्थ लागत नाही. जी अक्षरे वाचता येतात 
ती अशी : ी 
सिधं उपासकस नेंगम ' । ' ' 
समसलसपुतत 
2५ ०--०२००6१-) पुत विरभतो 


२९ 


वरील"'चेत्यानंतरची बरीच लेणी साधी, असून ती डोंगराच्या चढ-उतारावर 
जिथे जागा सोयीची वाटली अशा ठिकाणी कोरली गेली. यांतील एका पाण्याच्या 
कुंडास लेणे क्रमांक ५ दिला असून त्यावर एक ओळीचा सुस्पष्ट शिलालेख 
आहे. कुंड व्यवस्थित खोदले आहे. त्यावर झाकण लावण्यासाठी नाली खोदली 
होती व॑ कपारीच्या आत सुमारे ६ मीटर खोदले गेले. वरच्या अंगास वरीच 
मोठी चोरस जागा गुळगुळीत करून त्यावर शिलालेख कोरला तो असा : 


शिवस्सपुतस सिवभूतिणो देयधस पोढि. 
शिवसमाचा पुत्र शिवभूति याने कुंड (पोढि) दान दिले. 


लेणे क्रजांक ७.--वरील कुंडापासून पुढील थोड्या अंतरावर हे एक अत्यंत 
सामान्य लेणे आहे. परंतु यातील कोरीव लेख ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून 
महत्त्वाचा आहे. या लेण्याचा दर्शनी भाग तुटलेला आहे. मागील वाजूस 
लहानसा मंडप दिसतो तो ३.०० मी. रुंद, १.४८ मी. खोल व २.०४ मौ. 
उंच असून त्याच्या तिन्ही भितीस खाली ३० से. मी. रुंदी क तितकीच उंची 
असलेला दगडी बाक कोरलेला आहे. लेष्याच्या डाव्या बाजूस एक वरेचसे 
ब॒जलेले पाण्याचे टाके आहे. बाकी यात कसलीही कलाकुसर नाही. डाव्या 
भितीवर तीन ओळींचा सुबक अक्षरातील शिलालेख आहे तो असा:--- 


(ओ) महखतपस सामिनहपानस 
(अ) मात्यस वछसगोतस अयमस 
(दे) यधम च णेंपोचे ढि मटपो च पुणथय वसे ४६ कतो. 
स्वेर अनुबाद : महाक्षतरप नहपान याचा मंत्री अयम, जो वत्स गोव़ातील 


होता, त्याने या मंडपास (मटप) व कुंडास (पोढि ) वर्षे ४६ मध्ये पुण्यकर्माथ 
दान दिले. 


संपूर्ण जुन्नरच्या लेण्यात तत्कालीन राजवंशाचे नाव द्शेविणारा हा एकुलता 
एक शिलालेख आहे. यातील “* वसे ४६' तज्ज्ञांनी शक वषे ठरविले असून तो 
इसवी सन १२४ असा होता (४६--७८--१२४). याचा राजकोय इतिहास 
थोडक्यात असा आहेः 


इसवी सनाच्या पहिल्या शतकाच्या अखेरीस व दुसर्‍या शतकाच्या पहिल्या 
दोन-तीन दशकात सातवाहनाच्या पडत्या काळात क्षत्रपाचे वर्चस्व होते. 


३० 


कोकणचा काही भाग, तसेच नाशिक, काले, जुन्नर हा परिसर त्याच्याकडे होता. 
क्षत्रप हे उत्तरेकडील कुषाण राजाचे मांडलिक, किंवा गव्हेनर, म्हणून राज्य 
करीत होते. पुढे कुषाणांची सत्ता झुगारून, दक्षिणेकडे गुजरात व पश्‍चिम 
महाराष्ट्राच्या काही भागावर ते स्वतंत्र राज्य करू लागले. वरील महाक्षत्रप 
नहपान याची मुलगी दक्षमित्रा हिचा नाशिक येथील एका लेण्यात व जावई 
क्षभदत्त याचा नाशिक व काले येथे कोरीव लेख आहे. पुढे बलाढ्य गोतमी- 
पुत्र सातकर्णी याने इसवी सन १२४ च्या आसपास नहपानाचा पराभव केला असे 
नाशिकच्या लणे क्रमांक ३ च्या लेण्यात गौतमीपुत्राची आई बलश्री हिने शिला- 
लेखात म्हटले आहे. वरील ऐतिहासिक घटनामुळे क्रमांक ७ (भीमाशंकर गट) 
हे लेणे लहान असले तरी त्यातील शिलालेखामुळे महत्त्वाचे आहे. क्रमांक ८ 
पासून १७ पर्यंतची लेणी ही सामान्य खोल्या आहेत. त्यात कलाकुसरीचा 
अभाव आहे. 

अंबा-अंबिका गट 

भीमाशंकर गटातील शेकटच्या लेण्यापासून त्याच पाऊलवाटेने.! 'पुढे सुमारे 
अर्धा किलोमीटरवर अंबा-अंबिका गट कोरलेला असून, यात क्रमांक १८ ते ३४ 
इतक्या लेण्या आहेत. यात एक चेत्य व बाकीचे विहार व साध्या खोल्या आहेत. 
तसेच येथे एकूण १५ शिलालेख आहेत. क्रमांक १८ ते २० पर्यंतची लेणी 
खोलीवजा असून त्यात काही पाण्याची कुंडे आहेत. 


लेणे क्रमांक २१-र्‍र्‍यास मध्ये चोरस मंडप असून उजव्या बाजूच्या भितीत 
दोन व डाव्या बाजूस तीन अशा एकूण पाच खोल्या आंहेत. मागील भितीत 
खोल्या कोरल्या नाहीत. कारण या भागात ठिसूळ दगडांचा मोठा थर आला 
त्यामुळे तो पुढे खोदण्यास निरुपयोगी ठरला. ओसरीत प्रवेशद्वाराच्या उजव्या 
अंगास दोन ओळींचा खंडित शिलालेख असून त्यातील दान देणाऱ्याचे नाव 
नष्ट झाले आहे. लेख आहे तो असा : 

(ग) हपति पु (तानं) भातूणं दाण क 
“***खचप(च)गभं देयधंमं 

आशय: एका गृहस्थाची मुले' ' ' ', जे भाऊ आहेत, त्यांनी या पाच 
खोल्या दान दिल्या. 

लेणे क्रमांक २२ ते २४र्‍या एक खोली किवा साधे मंडप असलेल्या 
लेण्या आहेत. परिसरात पाण्याची कुंडे बरीच आहेत. 

लेणे क्रमांक २५--स्तूप असलेले हे लहानसे लेणे असून याचा दर्शनी 
भाग तुटलेला व प्रांगणात पाण्याची कुंडे आहेत. आत मागील भितीपासून वेगळा 


२१ 


असलेला अखंड दंगडात स्तूप असून त्याची छत्री छतातच कोरली आहे. स्तूपावर 
वेदिकापट्टी व वरती हमिका आहे. हमिकेचा वरील दंडाचा भाग तुटलेला आहे. 
स्तूप सुंदर कोरलेला असून त्याचे छत सपाट व लेण्याचा आलेख काटकोनात 
आहे. या स्तूपासहित लेण्याचा चेत्यमंदिरासारखा उपयोग करीत असत की नाही 
हे सांगणे कठिण आहे. अशाच प्रकारचे स्तूप भाजे (जि. पुणे ), कान्हेरी (मुंबई), 
नाडसूर (जि. रायगड), आणि पितळखोरे, (जि. औरंगाबाद) येथे आहेत. 
यातील पहिल्या दोन ठिकाणी असे स्तूप मृत भिक्षूंच्या स्मरणार्थ कोरले जात 
होते असे त्यावरील शिलालेखावरून समजते. लणे क्रमांक २५१] चा स्तूपही 
अशाच प्रकारचा असावा असे वाटते. 


लेणे क्रलांक २६--अंवा-अं बिका गटातील हे चेत्यगृह थोड्या वेगळया प्रका- 
रचे आहे. याचे चेत्यगवाक्ष नेहमीप्रमाणे दर्शनी नसून दर्शनी स्तंभाच्या मागे 
ओसरीत आहे. तत्कालीन कारागीर किवा सूत्रधार चेत्यगृहात कसे बदल किवा 
प्रयोग करीत असावेत हे आपणास यावरून दिसते. चेत्याच्या दर्शनी भागामध्ये 
दोन भव्य उंच स्तंभ व कडेस अर्ध स्तंभ दिसतात. दर्शनी भागाची उंची सुमारे 
६.७० मीटर आहे. स्तंभाचा आकार नेहमीप्रमाणेच म्हणजे चौरस निमुळत्या 
चौथर्‍यावर कलश, यातून निघालेला अष्टकोनी खांब, त्यावर उपडा कलश व पुन्हा 
उलटा चौथरा असा आहे. ओसरीच्या मागील भितीत खालच्या अर्ध्या भागात 
प्रवेशद्वार व वरती प्रमाणबद्ध आरपार कोरलेले चेत्यगवाक्ष दिसते. चेत्यगृहाच्या 
आतील गाभारा बराचसा अपूर्ण कोरला गेला; याचे कारण दोन्ही भितीत व 
छतावर सुमारे दोन मीटर रुंदीचा ठिसूळ दगडांचा थर गेला असून तो बराच 
झिजला आहे. त्यातून पाणी झिरपत. यामुळे मागील भितीत जो स्तूप 
कोरण्यास घेतला होता तोही अर्धवट सोडला गेला. स्तूपाची हमिका फक्त काही 
प्रमाणात व्यवस्थित कोरली गेली. या अपूर्ण स्तूपावरून तो डेरेदार कसा कोरला 
जातो याची कल्पना करता येते. 

आडचर्याची गोष्ट म्हणजे या एका लेण्यात एकूण ११ कोरीव लेख आहेत. 
परंतु एकातही या चैत्यगृहाचे कोणी दान केले याचा निर्देश नाही. दरवाज्याच्या 
वरील आडव्या पट्टीवर, चेत्यगवाक्षावर त्याच्या दोन्ही बाजूस, आणि डाव्या व 
उजवीकडील भितीवर इत्यादी ठिकाणी हे शिलालेख आहेत. ते सर्वे खडबडीत 
दगडांवर कोरल्यामुळे अक्षरे सुबक नाहीत. म्हणून त्यांचे शब्दशः वाचन देण 
आवश्यक नाही. परंतु सर्वांचा सारांश थोडक्यात असा : 

यातील एका लेखात या डोंगराचे नाव ' मानमुकड ' (संस्क्रुत मानमुकुट ) 
असे दिले असून आजही ते ' मानमोडी ' या अपभ्रष्ट रूपात गेली दोन हजार 
वर्षे प्रचलित आहे हे विशेष. तसेच येथे निवास करणाऱ्या बुद्धभिक्ष-संघास 


डर 


“ गेध विहार! असे म्हटले आहे. आजूबाजूच्या गावातील अनेक व्यक्‍तींनी 
येथील संघास त्याच्या चरितार्थासाठी जमिनी किंवा त्यातून येणारे उत्पन्न दिले 
आहे. जमिनीचा उल्लेख करताना त्या कोणत्या दिशेस आहेत व काही वेळा 
करंजा, आंबा व' जांभूळ या झाडांच्या खुणा त्या दिशेस किवा जमिनीजवळ 
असल्याचा निर्देश केला आहे. जमिनीच्या परिमाणास “ निवतंन ' हा शब्द 
अनेक शिलालेखात आहे. ५, १०, १५, २०, २६ वगेरे निवतेने जमिनी दिल्या 
गेल्याचा उल्लेख आहे. कालमानानुसार याचे परिमाण वदलत गेले त्यामुळे एक 
निवतेन म्हणजे बहुधा ६०० चौरस हात भूभाग असावा. यावरून बृद्धभिक्ष- 
संघास लोकाश्रय फारच चांगल्या प्रकारे होता हे स्पष्ट होते. कित्येकांनी पेसे 
किवा पेशाच्या ठेवी दिल्या. त्यास ' कार्षापण ' हा शब्द दिला आहे. देणगी 
देणाऱ्यात कुटिर-उद्योग करणारे बुरूड (वासाकार), तांबट (कांस्यकार), 
सोनार (सुवर्णकार) वगेरेनी जमिनी व पेसे संघास दिल्याचा उल्लेख आहे. 
तसेच एक ' आदुथुमा ' नावाचा शक किवा पाथियन, जो जुन्नरच्या परिसरात 
रहिवासी झाला होता, त्याने जमिनी दान दिल्याचा उल्लेख आहे. या सर्वे लेखात 
समाविष्ट असणाऱ्या नोंदीवरून आपणास तत्कालीन सामाजिक, आथिक आणि 
धार्मिक परिस्थितीची चांगली कल्पना येते. आज सावेजनिक ठिकाणी आपण 
जाहिरातीचे फलक पाहतो तसा त्याकाळी या लेण्यांचा उपयोग केल्याचा दिसतो. 


लेणे क्रमांक २७ व २८--वरील चेत्यगृहाच्या उजव्या बाजूस एकाला एक 
लागून हे कोरले आहेत. या दोन्हीस ओसरी व मागील बाजूस प्रत्येकी दोन 
खोल्या तसेच क्र. २८ ला समोर दोन स्तंभ आहेत. दोन्हीत समोरील भितीवर 
सुबक अक्षरात शिलालेख कोरले आहेत. लेणे क्र. २७ मधील तीन ओळींचा 
शिलालेख आहे तो असा : 
भारुकछकानं ल॑कुडियानं भातूणं 
अससमस पुताण बच 
बरुधमितस बुधरखितस च बिगभं देयधं 
आशय : भरुकच्छ (गुजरातमधील भडोच ) येथील आससमाच पुत्र बुद्धमित्र 
व बुद्धरक्षित या दोन बंधूनी लेण्यातील दोन खोल्या (विगभं) दान दिल्या. 
भडोच प्राचीनकाळी सोपारा व कल्याणसारखेच महत्त्वाचे व्यापारी बंदर 
होते. इतक्या दुरून आलेले हे दोन बंधू जुन्नरला लेणे कोरण्यास दान देतात 
हे विशेष होय. या लेखात पहिली व तिसरी ओळ सुबक मोठ्या अक्षरात 
आहे. मधली वडिलांचे नाव असलेली ओळ खूपच लहान आहे. लिपिकार हे 
नाव कोरण्याचे विसरला असेल; म्हणून ती नंतर कोरली असावी. हे बंध 
बौद्धधर्मीय होते हे त्याच्या नावावरून निश्‍चित होते. ' लंकुडिय ' कदाचित हा 


२२ 


एक पंथ. असावा. लणे.क्रमांक २८ मधील शिलालेख दोन ओळींचा आहे. परंतु 
तो अयु रा वाटतो. तो असा : 
सरयितिगहपतिपुतस गहपतिस सिवदासस 
ब्ितियिकाय चसहापरिवा. . . े 

. आशय: गृहपति सयिती याचा पुत्र गृहपति शिवदास, त्याची पत्नी आणि 
त्याचे सर्वे नातेवाईक (यानी हे लेणे दान दिले.) 

लेणे क्रसांक २९--याचे खूपच काम अर्धवट राहिले. स्तंभाची सुरुवात झाली 
होती, परंतु ते अपूर्ण राहिले. त्यावरून हे स्तंभ कसे कोरले जात यांची पद्धति 
आपणास यावरून समजू शकते. याच्या बाहेरील भिंतीत भग्न अवस्थेत 
उठावात कोरलेल्या स्तूपांचे अवशेष दिसतात. त्याच्या वरच्या बाजूस सुबक 
अक्षरांतील परंतु बराचसा तुटलेला शिलालेख आहे. त्यातील आशय असा 
आहे: * गणांचा आचाय, सुलस जो तेविज (व्रिपिटीक-त्रिविद्या ? ) 
पारंगत, पूजनीय, थेर, सन्माननीय आणि गणांचा आचार्य आणि याचा 
शिष्य थेर भयंत चेतिय . . . . आणि गृहूपति .. . . त्याचा नातू नंदन.... 
यांनी हा स्तूप दान म्हणून दिला. 

लेणे कमांक ३०--हे वरच्या मजल्यावर (लेणे क्रमांक २१ च्या वर) असून 
त्यात पाच खोल्या एका ओळीत कोरल्या आहेत. खोल्यांच्या समोर छोटी गच्ची 
असून त्याचा बराचसा भाग तुटलेला आहे. एका खोलीच्या प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही 
बाजूस दोन शिल्पे कोरली आहेत. डावीकडील मूर्ती जेनांचा क्षेत्रपाल व उजवी- 
कडील जेन देवी चक्रेश्‍वरी असावी. चौथ्या खोलीतही भितीवर मूतिकाम आहे. 
त्यात आदिनाथ हा जेनांचा प्रथम तीर्थंकर, दुसरी मूर्ती नेमिनाथ हा बावीसावा 
तीर्थकर आणि तिसरी मर्ती जेनांची देवता अंबिका कोरली असून ती आंब्याच्या 
झाडाखाली बसलेली दाखविली आहे. अंबिका ही नेमिनाथाची शासनदेवी आहे. 
याच अंबिकेच्या शिल्पावरून या संपूर्ण गटाचे ' अंबा-अंबिका ' हे नाव पडले 
असावे. या जेनधर्मीय मूर्ती बुद्धधर्मीय लेण्यात सुमारे इसवी सन ८व्या ९ व्या 
शतकात कोरल्या असाव्यात. कारण याच काळात वेरूळ आणि महाराष्ट्रात इतर 
ठिकाणी जेनांच्या कलेचा प्रभाव जास्त होता. भ 

कमांक ३१ ते ३४--ही लेणी डोंगराच्या वरच्या भागात कोरली असून ती 
अगदीच सामान्य व अपुर्ण आहेत. 
भत लेणी गट 
अंबा-अंबिका गटातील शेवटच्या लेण्यापासून निघालेल्या पाऊलवाटेने पुढे 
गेळे असता काही अंतरावर ' भूत लेणी गट ? ही मानमोडी डोंगरातील शेवटची 


३्ड 


लेणी लांगतात. या गटांत ३४ ते ४९ अशा क्रमांकाच्या लेण्या आहेत. यातील 
चार-पाच वगळता बाकीच्या अगदी सामान्य आहेत. क्रमांक ३४ ते ३७ या 
बहुतेक एक खोलीवजा अर्धवट कोरलेल्या आहेत. या परिसरात पाण्याची बरीच 
कुंडे आहेत. त्यातील एकावर या “ पोढी साठी दान दिल्याचा शिलालेख आहे. 


लेणे क्रमांक ३८--या संपुर्ण लेणीत चोरस मंडप, त्याच्या डाव्या व मागील 
भितीत प्रत्येकी दोन खोल्या कोरल्या आहेत. | 


लेणं क्रलांक ३९--हे सुद्धा अपूण असले तरी याचा आकार थोडा मोठा आहे. 
प्रांगणात पाण्याचे कुंड, दर्शनी तीन स्तंभ व बाजूस दोन अर्धस्तंभ आहेत. तसेच 
ओसरीत दोन्ही बाजूस एक-एक खोली, आत चौरस मंडप, उजव्या भितीत 
तीन व डाव्या भितीत दोन अयू्ण खोल्या कोरल्या आहेत. 


लेणे क्रलांक ४०---या गटातील हे चेत्यगृह जुन्नरमधील सवे लेण्यांत अत्यंत 
देखणे, सालकृुत दर्शनी भाग असलेले असुन महाराष्ट्रात असे हे एकमेव आहे. 


चेत्याच्या दर्शती भागाची उंची सुमारे ११ मी.' असून तो दोन" भागात 
विभागला गेला आहे. पैकी खालील भागात रुंद दरवाजा, त्यावर तुटलेल्या 
गच्चीचा शिल्लक राहिलेला भाग, समोर पायऱ्या, प्रांगणात तिन्ही बाजूच्या 
भितीत बसण्यासाठी बाक, डाव्या बाजूस पाण्याची दोन कुडे, वगरे; प्रांगणात 
दगडात खोदलेले चौरस खडंही आहेत. यात कदाचित लाकडी खांब लावून 
मंडप उभारला असण्याची शक्‍यता आहे. वरील दशशेनी भागात शिल्पांनी 
सजविलेले व इतर नक्षीकाम असलेले, सुंदर चेत्यगवाक्ष आहे. अगदी वरच्या 
पट्टीत सात मोठ्या व त्याच्या वरील अंगास लहान चेत्य कमानी असून तशाच 
त्या दर्शनी भागाच्या दोन्ही बाजूच्या उभ्या पट्ट्यात कोरल्या आहेत. हा सवे 
भाग मधल्या गवाक्षाच्या थोडासा पुढे घेतला आहे. चेत्यगवाक्ष भले मोठे असून 
त्याचा आकार पिंपळाच्या पानासारखा किवा घोड्याच्या नालेसारखा आहे. 
बरीचशी कमान पूर्ण केली गेली परंतु डाव्या बाजूस ती थोडीशी अपुरी आहे व 
त्यात वर्तळाच्या काही भागाची रेषा कोरल्याचे अद्यापही दिसते. आपण 
क॑पासचा उपयोग वर्तुळ किवा वर्तुळाचे इतर भाग काढण्यासाठी जसा करतो 
तसाच इथे दगडात वर्तुळाच्या रेषा प्रमाणशीर कोरून केला आहे. यावरून 
अशा प्रकारची नक्षी किवा इतर कलाकुसर त्या काळी कशी करत असत याची 


आपणास कल्पना येईल. 


कमानीच्या उजव्या कोपर्‍यात एक वृक्ष व त्यांवर माळा कोरलेल्या आहेत. 
तो बोधिवृक्ष असून भक्तांनी (भिक्षूंनी) आणलेल्या माळां त्यास अपंण केल्या 


२्‌ष्‌ 


आहेत. वृक्षाचा खालील कठडा अपुरा राहिला, तसेच त्याच्या डावीकडे एक 
मनुष्याकृती अपुरी राहिलेली दिसते. ती पुर्ण झाली असती तर आकाशातील 
उडता किन्नर दिसला असता. तुळजालेणी-गटात अशा प्रकारचे शिल्प आपण 
पाहिले आहे. 


चेत्य-कमानीच्या वरील निमुळत्या टोकाच्या दोन्ही वाजूस उठावदार 
कोरलेल्या पुरुषाकृुती दिसतात. त्यातील उजव्या बाजूस नागराजाचे शिल्प 
असून त्याच्या डोक्यावर पाच फणा आहेत. डोक्यावर तुरेदार फेटा असून 
कानात कुंडले, बाहुत बाजूबंद व कमरेखाली सोगा सोडलेले धोतर आहे. 
त्याने डावा हात कंबरेवर ठेवलेला असून उजव्या उंचावलेल्या हातात 
चौरी धारण केली आहे. नागराजाच्या विरुद्ध बाजूस त्याच्यासारखेच 
मानवसदृश शिल्प असून ते गरुडाचे आहे. त्याच्या खांद्याच्या दोन्ही वाजूस 
पंख असून तुरेदार फेट्याच्या वर चोंचदार पक्षाचे तोंड कोरले आहे. याचाही 
डावा हात कमरेवर असून उजव्या उंचावलेल्या हातात चोरी धारण केली 
आहे. याचे बाकी सर्वे वस्त्रालंकार नागराजासारखेच आहेत. हा गरुड 
बौद्ध जातक कथातील सुपर्ण असावा. आपणास माहीतच आहे की, गरुड आणि 
सर्प यांचे जन्मजात वेर असते. परंतु इथे चेत्यासमोर दोघेही आपले वैर 
विसरून भगवान बुद्धाच्या दारी सेवा करण्यास चौरी घेऊन राखण करीत 
आहेत. शिल्पकाराचे आणि चेत्यास दान देणार्‍या दात्याचे, या कल्पकतेबद्दल 
कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. 


या नागराज आणि गरुड शिल्पांना स्थानिक लोक भुते समजतात. तसेच 
त्याच्या बाजूस असलेल्या स्तूपांना लिंग समजतात. यावरून या लेण्यास भूत- 


लेणी ' किवा “ भूतलिंग ' असे नाव पडले. 


कमानीच्या आतील अर्धगोलास मण्याच्या झालरी असून त्यात कमळाच्या 
सात पाकळ्या उठावदार कोरलेल्या आहेत. प्रत्येक पाकळीच्या वरील दलात 
पूर्ण कमळे दाखविली असून मोठ्या पाकळ्यात उत्कृष्ट शिल्पे कोरली आहेत. 
मधल्या पाकळीत समभंगस्थानात गजलक्ष्मी उभी असून तिचा डावा हात कमरे- 
वर, उजवा उंचावलेला, अभय मुद्रेत आहे. कानात कुंडले आणि इतर अलंकार 
असून ती साडी नेसली आहे. गजलक्ष्मीच्या दोन्ही बाजूकडील पाकळ्यांत कमल- 
पुष्पावर पाय आखडून उभं असलेले दोन हत्ती असून त्यांच्या सोंडेत लक्ष्मीवर 
जलवृष्टी करण्यासाठी कुंभ दाखविले आहेत. हत्तीच्या वर आणि समोर पाना- 
सहित कमळाची कळी दाखविली आहे. दोन्ही हत्तींच्या पाठीमागील दोन-दोन 
पाकळ्यात एक पुरुष व एक स्त्री अशी उभी असलेली युगुले अतिभंगमुद्रेत 


२६ 


दिसतात. ते नृत्य करीत असून त्यांचे दोन्ही हात कोपरापासून डोक्यावर 
उंचावलेत. कदाचित्‌ ही नमस्कार मुद्रा असेल. त्यांचे वस्तालंकार लक्ष्मी व 
वरील नागराज-गरुडासारखेच आहेत. या युगुलांच्या बाजूस ही कमलपुष्पे व 
पानासहित कमळकळी दाखविली आहे. या सवे शिल्पांच्या खाली पुन्हा एक 
अर्धवर्तुळ असून त्याचा आकार उमलत्या कळीसारखा किवा घडीचा पंखा 
उघडल्यावर दिसतो तसा दाखविला आहे. या शिल्पांतील कमळाची फुले, 
पाने, कळ्या, हत्ती वगेरे पाहून कमळाने भरलेला तलाव आहे असे वाटते. 
याच्या खाली चंद्रकोराच्या आकाराची सपाट पट्टी असून त्यात एका ओळीत 
अर्धवर्तुळाकार शिलालेख आहे. तो असा : 


यवनस चंदानं देयधम गभदा (र) 
यवन (ग्रीक) चंद्र याने गर्भद्वार दान दिले. 


कुमारस्वामी यांच्या मत ही गजलक्ष्मी गोतमबुद्धाची आई मायादेवी 
असावी. बौद्ध शिल्प व ग्रंथातील निर्देश यावरून ती कल्पना अशक्य नसावी 
असे वाटते. 

गजलक्ष्मीची शिल्पे उत्तर भारतात बौद्ध शिल्पात सांची, भारहत वगेरे 
ठिकाणी अनेक आहेत. महाराष्ट्रातील लेण्यात मात्र ती फारच थोडी आहेत. 
सर्वेसाधारण कालानुक्रमाने पितळखोरे (जि. औरंगाबाद ) येथील विहारात 
एक व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नाडसूर (जि. रायगड ) येथील विहार क्रमांक 
८ व १६ मध्ये अशी तीन गजलक्ष्मीची शिल्पे आहेत. 


चेत्यगृहाच्या आतील भाग दुर्देवाने वराचसा अपुरा राहिला आहे. याचा 
आलेख गजपृष्ठाकृती किवा चापाकार असून छत अ्धेंगोलाकार आहे. उजव्या 
वाजूस चार अष्टकोनी खांब असून ते लेण्याच्या आकाराशी थोडेसे बोजड 
वाटतात. डाव्या वाजूच्या भितीत खांबाची फक्त सुरुवात केलेली दिसते. या 
दोन्ही वाज व्यवस्थित पाहिल्यास अशा प्रकारचे खांव कसे कोरले जात याची 
कल्पना येते. पाठीमागे अधेगोळ भितीपासून अलग असा स्तूप कोरला आहे. 
त्यावर हमिका नाही. परंतु दंडासहित छत्र बसविण्यासाठी चोरस खोबणी 
कोरली आहे. या चेत्यगृहाच्या दर्शनी भागावरील शिल्पांचे कारले व बेडसे 
(जि. पुणे) येथील चेत्यातील शिल्पाशी लक्षणीय साम्य आहे. तज्ज्ञांनी याचा 
- काल इ. स. च्या पहिल्या शतकाचा मध्य धरला आहे. या चेत्यगृहाचाही काल 
त्याच्या आसपास असावा. 


लेणे क्रमांक ४१ ते ४७--ही लेणी म्हणजे वरच्या मजल्यावर (क्र. ३९ च्या 
वर) एकास एक लागून अशा खोल्या आहेत. त्यांच्या समोरची गच्ची थोडीफार 


२७ 


तुटली आहे. डावीकडील चार खोल्या साध्या आहेत. परंतु उजवीकडील 
प्रत्येकीच्या प्रवेशद्वारावर चेत्यकमानी कोरल्या आहेत. त्याच्या वाजूने स्तूप 
वेदिकापट्टी व लहान चत्य-कमानी दिसतात. सोठ्या चेत्य-कमानींच्या आत 
नक्षीकाम केले असून त्यांत एकात एक गुंफलेली फुले, नंदीपद, तिरत्न, श्रीवत्स 
आणि धर्भचक्रत कोरले होते. त्यांचे थोडेसे अवंशेष दिसतात. वरील प्रकारची 

नक्षी आपण तुळजालेणीतील विहारांतही पाहिली आहे. पितळखोरे, नाशिक, 
बेडसे व नाडसूर इत्यादी ठिकाणी अशा प्रकारची नक्षी थोड्याफार फरकाने 
कोरल्याचे दिसून येत. 

लेणे क्रसांक ४८-४९---चेत्याच्या वरील डोंगरात असून ती अपूर्णे आहेत. 
शिवनेरी-पुर्वे-गट 
शिवनेरी किल्ल्याच्या पुर्व, दक्षिण आणि पश्चिम वाजच्या कडेकपारीत 
सुमारे सत्तर-ऐंशी लेणी आहेत. यातील बरीच सामान्य असली तरी काही 
महत्त्वाची आहेत. त्यांचे पूर्व, दक्षिण आणि पश्‍चिम या क्रमाने वर्णन करू 

जन्चर गावातून, किवा नवीन एस.टी. स्टँडकडन, डांवरी रस्त्याने आपण 
किल्ल्याकडे जाऊ लागतो तेव्हा त्या लेण्या समोरच दिसतात. या गटात सुमारे ५३ 
लेणी व पाण्याची अनेक कुंडे आहेत. किल्ल्याच्या पूर्वेस, थोडेसे डाव्या बाजस 
पायथ्याशी महाराष्ट्र शासनाच्या वनविभागाने सागाची झाडे लावली आहेत 
तेथून हा क्रम सुरू होतो. यातील वरच्या अंगास कपारीतील काही लेण्यांचे 
मार्गे पुणंत: तुटलेले आहत; त्यामुळ तथ जाण अवघड आह 


केणे क्सांक २--हे चेत्यगृह असून आतापर्यंत पाहिला त्यापेक्षा याचा प्रकार 
वेंगळा आहे. याच्या दर्शनीभागी नेहमीप्रमाणे कलश असलेले स्तंभ असून मागे 
अरुंद ओसरी आहे. याचा दरवाजा वराच रुंद असून दाराची चोकट बसविण्यास 
वरच्या आणि खालील कोपर्‍यात खूप मोठे चौरस खड्टडं आहेत. आत चोरस 
मंडप असून मध्यभागी एक तुटलेला स्तूप आहे. वरील छत सपाट असून वाकी 
यात कसलीच कलाकुसर नाही. गरजनुसार यंणारा साधपणा यात दिसतो 


लेणे क्कलांक ४--क्रमांक ३ ते ५ या एकाला एक लागून असलेल्या चोरस 
खोल्या असून त्याच्या उजव्या अंगास मोठे कुंड आहे. मधल्या क्रमांक ४ च्या 
ओसरीत दगडी वाक असून त्याच्या वरील भिंतीत दोन ओळींचा शिलालेख 
असून दोन्ही ओळीतील पहिली अक्षरे तुटली आहेत. त्यामुळे पुणे अथ लागत 
नाही. परंतु अक्षरे सुवक आहेत 


आ) होर शििपेकीति ती आ - थ भूतिनकस 
१७. क किक ल ताल पोढि चा देयधमस. 


३८ 


सारांश: भूतेनक नावाच्या गृहस्थानें हे कुंड (पोढि) आणि लेणे दान दिले. 


क्रमांक ६ ते १५.--या सामान्य एक खोलीवजा लेण्या असून त्यास वाहेर 
ओसरी आहे. 

लेणे क्रमांक १६-१७--हे दोन मजली लेणे असून खालच्या मजल्यास छोटेसे 
अंगण आहे. मधल्या रुंद दरवाजाच्या दोन्ही वाजूस खिडक्या असून आत चोरस 
मंडप, मागील भितीत चार व वाजूच्या भितीत प्रत्येकी तीन खोल्या कोरल्या 
आहेत. त्यातील काही अपुर्ण आहेत. उजवीकडील कोपऱ्यातून वरच्या मजल्यास 
जाण्यास दगडात कोरलेल्या पायर्‍या लागतात. वरती छोटासा मंडप असून 
दर्शनी उघडा परंतु लहानसा कठडा जमिनीवर कोरलेला आहे. येथून मागे 
वळून पाहिले असता संपूर्ण जुत्तर गाव, आजुबाजूच्या टेकड्या, गदे झाडीतून 
वाहणारा कुकडीचा प्रवाह, नवीन एस.टी. स्टॅंड वगरंचे विहंगम दृश्य दिसत व 
इतका वेळ केलेल्या पायपिटीचा थकवा नाहीसा होतो. 


या लेणीच्या डाव्या भितीवर एका लांवळचक ओळीत व सुवक अक्षरात 
शिलालेख कोरला आहे तो असा: 


मुधकियस मलस गोलिकियस आनदस बेण जणान देयधम उपठाण 


सारांश: या उपस्थानासाठी मुधकिय मल (मूर्धेकोय मल्ल) आणि. गोलि- 
कीय आनंद (गोल्लिकीय आनंद) या दोन माणसांनी दान दिले. 


उपस्थान म्हणजे बैठकीची खोली असाही होईल: कुस्ती, खेळणारा मल्ल 
व गवळी यांनी लेण्यास दान द्यावे हे विशेष होय. 


लेणे क्रमांक २१-२२--येथे दोन एकाला एक लागून मोठे मंडप 
असून आत दोन्ही खोल्यांच्याच चौरस आकाराचे खडू कोरले आहेत. 
त्याचा उपयोग धान्य किवा दारुगोळयाची कोठारे असा केला असावा. या 
परिसरातील भिंतीत हनुमान, दुर्गा वगेरे लहानशी शिल्पे कोरली आहेत. 
शिल्पशेलीवरून ती मध्ययुगीन कालातील वाटतात. या लेण्याच्या जवळन 
किल्ल्यावर जाण्यासाठी दगडी पायर्‍या कोरल्या आहेत. त्यास * चोरवाट ' 
असे म्हणतात. 


लेणे क्रमांक २५--हा वराच मोठा काटकोनी मंडप किवा 
आतील तिन्ही भितीत प्रमाणशीर दगडी वाक कोरला 


बाकात पुढे पीठासारखी जागा वाढवली आहे. येथे कदाचित बौध 
प्रवचन करीत असावेत. अ 


सभागृह असून 
आहे. सागील 
'द आचार्य बसून 


३९ 


लेणे क्रमांक २७--हे लेणे वरेच मोठे असून यास प्रशस्त अंगण आहे. परंतु 
ध्ययुगीन कालात याचे देवालयात रूपांतर केले गेळे. दर्शनी घडीव दगडाची 
भित बांधून डावीकडे यादवकालीन हेमाडपंती पद्धतीची कलाकुसर असलेली 
दगडी चौकट बसवली. आतमध्ये काटकोनात मोठा मंडप असून डाव्या भितीत 
दोन व मागील भितीत तीन खोल्या काढल्या आहेत. मागील भितीत उजव्या 
कोपऱ्यात आणखी एक मोठी खोली खोदली आहे. तिचा उपयोग कदाचित्‌ 
भांडार ठेवण्यास केला असावा. ओसरीत उजव्या भितीवर नष्ट केला गेलेला 
एक शिलालेख होता. त्यातील ' यवन * ही पहिली तीन अक्षरे वाचता येतात. 
लेणे क्रसांक ३५-३६--हे एक लहानसेच परंतु शिलालेखामुळें अत्यंत महत्त्वाचे 
लेणे आहे. यास लागूनच एका ओळीत क्रमांक ३७ ते ४० एक-खोलीवजा लेण्या 
कोरल्या आहेत. क्रमांक ३६ ला छोटीशी ओसरी असून डाव्या बाजूस उठाव- 
दार स्तूप कोरला आहे. त्याचा काही भाग तुटलेला असून खालच्या वाजूस 
पाण्याचे कुड आहे. आतमध्ये लहानशी चौरस खोली असून तिच्या उजव्या भितीत 
दगडी वाक कोरला आहे. ओसरीत दरवाज्याच्या डाव्या वाजूस भितीवर 
पाच ओळीत सुवक अक्षरातील लेख कोरलेला असून त्यातील काही शब्द 
तुटले आहेत. तरीही त्यात वराचसा महत्त्वाचा मजकूर राहिला आहे. 


१ अपगुरियान सवगिरियासस पुतस पतीबधकस गिरिभूतिस सखुयारुस 
लेण पोढी च न 
२ (दे) यधमं एतस च लेणस पोढिय च नकरे च भिखूनीउपसयो (य) स 
धंमुतरियान अखयनिवि क (का) 
३ (हा) पनानि. . . .एतो लोणस चीवरिका काहाप को (ण) सोदस 
पोढिय चौव 
४ (ए मत) च विसहसता पयोगा तोरिवढी सह्सवढ धण उपाय्यस 
११.0 1: यो उपसयो नगरे गिरिभूतिस बितियीकायि (य) 
सिवपा[ लि ]तनिका[य]. 
सारांह : अपगुरिय, सवगिरिय याचा पुत्र पतिबंधक गिरिभूति याने हे 
लेणे व बाजूचे कुड दान दिले. तसेच या लेण्यास व कुंडास आणि गावातील 
धर्मोत्तरीयांच्या भिक्षुणी-संघास कार्षापणांची एक कायम ठेव दिली. 
: - . - गिरिभूतिची पत्नी सिवपालितनिका, जिचा भिक्षुणी-संघ गावात आहे 
गावातील भिक्षुणी-संघाचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. त्याकाळी इमारती 
बहुतेक विटा व लाकडात वांधीत असत. जुन्नर गावात जुन्या एस.टी. स्टँडच्या 


हि. 


मागे माळीवाडा, आगर भागात तत्कालीन विटांचे अवशेष दिसतात. या भिक्षुणी- 
संघाची नक्‍की इमारत कोठे होती हे सांगणे कठीण आहे. परंतु उत्खनन झाले 
तर काही पुरावा मिळण्याची शक्‍यता आहे. दुसरा महत्त्वाचा उल्लेख या शिला- 
लेखात धर्मोत्तरीय संघाचा आहे. जुन्नर गावात धर्मोत्तरीय संघाचे भिक्षू होते 
असे दिसते. पूर्वीच्या ' थेरवाद ' संघात वाद निर्माण झाले. त्यातील 
धर्मोत्तर नावाच्या भिक्षूने फुटून नवीन संघ निर्माण केला, त्यास “ धर्मोत्तरीय 
असे म्हणतात. ही घटना इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकात घडली. तिसरा 
महत्त्वाचा उल्लेख या भिक्षूणी-संघाची मुख्य स्वी होती व तिच्या नावावरून 
(सिवपालितनिका) तो संघ ओळखला जात असे. अशा प्रकारे लेणे साधे असले 
तरी त्यावर असलेल्या शिलालेखामुळे आपणास तत्कालीन सामाजिक, धामिक 
वगेरे बरीच महत्त्वाची माहिती मिळते. 

लेणे क्रमांक ४२--हे या गटातील मोठे लेणे असून यास स्थानिक लोक “* वारा 
गडद ' किवा ' वारा कोठडी ' असे म्हणतात. कारण आतमध्ये तीन भितींत 
प्रत्येकी चार अशा एकूण वारा खोल्या कोरल्या आहेत. 


लेणे क्रमांक ४७--हा एक लहानसा विहार असून प्रवेशाजवळ ओसरीत दगडी 
वाक कोरला असून तो उजव्या हाताच्या लेणे क्रमांक ४८ या चेत्यग॒हाच्या 
ओसरीशी सामाईक आहे. विहाराच्या आत चौरस मंडप आणि डाव्या भितीत तीन 
व मागील भितीत दोन अशा पाच खोल्या कोरल्या आहेत. मागील दोन खोल्यांच्या 
मधील भितीवर कोनाड्यात उठावात एक स्तूप कोरलेला असून त्यावर हमिका 
व छत आहे. स्तूपावाजूच्या भिती व छतावर मातीचा गिलावा लावून त्यावर 
चित्रे काढली होतौ. छतावर चौरसात वर्तुळे व कमळाची फुले|दिसतात. 

लेणे क्रमांक ४८--हे चैत्यगृह आहे. त्याचे छत दर्शनी भागाच्या वरेच पुढे असून 
यावर मातीचा गिलावा व रंगकाम केल्याचे दिसते. प्रवेशाजवळ पायर्‍या आणि 
त्याला लागनच लांबलचक दगडी वाक कोरला आहे. प्रवेशद्वार प्रशस्त असून 
त्याच्या दोन्ही वाजूस खिडक्या आहेत. आतमध्ये काटकोनात भव्य मंडप असून 
समोर दोन कलश, अष्टकोन, उपडा कलश अशा रचनेचे स्तंभ व नाद क्‍तम 
दिसतात. सपाट छतावर अद्यापही भरपूर प्रमाणात रगकाम केलेल टिकून 
आहे. मातीच्या गिलाव्यावर सफेद रंग देऊन त्यात पिवळ्या व गेरू रंगात कमळ 
व वर्तळे काढली आहेत. मंडपाच्या मागे मागील भितीपासून वेगळा असलेला 
स्तप फारच संदर कोरला आहे. त्यास वेदिकापट्टी, हमिका असून त्याची सुबक 
छत्री दगडी छतात कोरली आहे. सपाट छत, काटकोनात मंडप व स्तूपाची 
छत्री छतात कोरणे, तसेच याचे स्तंभ आत आडव्या ओळीत कोरणे, हे या चेत्य- 


गृहाचे खास वैशिष्ट्य आहे. 


४१ 


बाहेरील उजव्या खिडकीजवळच्या भिंतीवर तीन ओळीत सुबक अक्षरांतील 
शिलालेख आहे तो असा : 


वीरसेणकस गहपतिपमुघस 
धंमनिगमस देयधंमं -चेतियघरो 
नियुतो सवलोकहितसुखाय. 


गृहपतिप्रमुख आणि व्यापारी वीरसेन याने या चेत्यगृहासाठी दान दिले आणि 
ते सर्वे लोकांच्या कल्याणासाठी व सुखासाठी अर्पेण केले. 


लेणे क्रमांक ४९ ते ५३--सामान्य प्रकारची लेणी असून तेथील दोन 
कुंडांवर शिलालेख आहेत त्यातील पहिला असा : 
यवनस इरिलस गतान देयधमं ब पोढियो. 
गता देशाचा यवन (ग्रीक) इरिल याने येथील दोन कुंडे दान दिली. 
दुसऱया कुंडावर खालीलप्रमाणे दोन ओळीत शिलालेख आहे. त्यातील 
शेवटचा भाग नष्ट झालेला दिसतो : 
१ अपगुरियान सवगिरियासपुतस पतिबधकस (गि) रिभूतिस, 
(सह) भयाय सिवपालनिकाय 
२ देयधम पोढि लेण च एतसअखयनिवि ...... 


उपगुरिय सवगिरि याचा पुत्चव पतिवधक, गिरिभूति व त्याची पत्ती शिव- 
पालनिका यांनी लेणे व कुंडासाठी कायम निधी दिला. 

हे दानकर्त आणि अगोदर पाहिलेल्या लेणे क्रमांक ३६ यातील दानकर्ते हे 
एकच कुटुंब आहे. 
शिवनेरी दक्षिण गट 
शिवनेरीच्या दक्षिणेकडील लेणीसमृहाकडे जाण्यास किल्ल्यातील पाचव्या 
धं पीकडे > भन मंदिराच्या ह (> 

शिवाई 'च्या दरवाज्यातून उजवीकडे वळावे लागते. शिवाई च्या खालील 

पाऊल वाटेने गेळे असता लेणी दिसतात. उजवीकडे तटाची भित व बुरूज आहेत. 


या दक्षिणेकडील परिसरात वीस-पंचवीस लेणी असून त्यातील पुढीळ तीन 
फक्त महत्त्वाची आहेत. 


१५८१ 


लेणे क्रमांक ५५--यास लांवट ओसरी असून मागे चोरस खोली व त्याच्यामागे 
उजवीकडे आणखी एक खोली व त्यात दगडी वाक कोरला आहे. प्रवेशद्वाराच्या 
डाव्या भितीवर वरील अंगास दोन ओळीतं शिलालेख आहे तो असा : 
उगाहउपासकस पुतस | 
इसिपालितस सपुतकस दानं 


उपासक उगाहचा पुत्र इसिपालित (त्रद्षिपालित) आणि त्याची मुले यांनी 
दान दिले. 


लेणे क्रमांक ५७--हे एक लहानसे लेणे आहे, परंतु त्यातील शिलालेख 

मजेशीर आहे. या लेण्यास छोटीशी ओसरी असून डावीकडे दगडी वाक कोरला 
आहे. आत चोरस मंडप असून त्याच्या तिन्ही बाजूस दगडी बाक आहे. वाहेर 
उजवीकडे प्रशस्त पाण्याचे कुंडही कोरले आहे. याच्या दर्शनी डावीकडे एक 
अत्यंत रेखीव, सुवक चार ओळींचा शिलालेख आहे तो असा : 

यवणस 

चिटस गतानं 

भोजण मटयो 

देयधम सघ 


अनुवाद: गता देशाचा यवन (ग्रीक) चित (चेत्र) याने संघास हा भोजनमंडप 
दान दिला. 


या शिलालेखात दोन-तीन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. या लेण्यांच्या आलेखात 
दर्शविलेले चोरस मंडप, दगडी वाक व वाहेर पाण्याचे कुंड वगेरे या प्रकारच्या 
लेण्या भोजनमंडप म्हणून उपयोगात आणल्याचे दर्शवितात. भिक्षूसंघास जमिनी, 
त्यातील उत्पन्न व पैशाच्या ठेवी यांचे उल्लख आपण अनेक लेखांत पाहिल. 
ज्यावेळी संघ मोठ्या प्रमाणात असेल त्यावेळी इतर ऐहिक गोष्टींची गरज 
भासणारच; सर्वांचा भिक्षेवर निर्वाह होईल असे नाही. त्यामुळे गरजेनुसार 
लेणी कोरली असावीत. या प्रकारची लेणी जुन्नरमध्ये अनेक आहेत. 


लेणे क्रमांक ५९--हे एक जोड लेणे असून त्याच्या डाव्या बाजूस चत्यगह व 
उजवीकडे भिक्षू निवासासाठी मोठी खोली कोरली आहे. हा चेत्याचा नवीन 
प्रकार वाटतो. चेत्याला दर्शनी स्तंभ होते ते तुटले आहेत. परंतु उजव्या भितीत 
त्यांचे अधस्तंभात अवशेष आहेत. याच्यामागे छोटीशी ओसरी असून प्रवेश 
हारातून आत गेल्यावर काटकोन मंडप दिसतो. याचे छत सपाट आहे. तसेच 


डर 


मागील भितीपासून अलग स्तूप अखंड दगडात कोरला आहे. पण त्यावर हमिका 
'व छत्र नाही. वहुतेक हे दोन्ही भाग. विटांत आणि लाकडांत केले असण्याची 
शक्‍यता आहे. या मंडपाच्या उजव्या भितीत दार असून त्यातून वाजूच्या खोलीत 
मोठा मंडप व त्याच्या मागील भितीत दगडी वाक कोरला आहे. 


चेत्य दरवाज्याच्या डाव्या बाजूस वरील अंगास एक ओळीचा शिलालेख 
आहे तो असा : 

उगाहपुतस इसिपालितस सपरिवारस चेतियघरो दानं 
अनुवाद: उगाहचा पुत्र इसिपालित (क्रषिपालित) आणि त्याचे कुटुंब यांनी हे 

चेत्यगृह दान दिले. 

या चेत्यास दान देणारे व वरील लेणे क्रमांक ५५ मधील दान देणारे 
एकच कुटुंब असावे. 

वरील चेत्यगृहाच्या नंतर एक लेणे असून तेथे तटाच्या भिती व बुरूज 
संपून पुढील मागे बंद आहे. बुरूजावरून डोकावून पाहिले असता प्रथम पाहिलेल्या 
शिवनेरी पुर्वगटातील लेणी दिसतात. 


शिवनेरी पश्‍चिम गट 
या गटास जाण्यास सोयीचा मार्ग किल्ल्याच्या उत्तरेकडील पायथ्याने आहे. 
जुन्नर गावातून निरगुडे गावी जाण्यास मार्ग आहे. किल्ल्याचे उत्तरेकडील टोक 
पार केल्यावर पश्‍चिमेच्या वाजूस महाराष्ट्र शासनाच्या वनविभागाने सागाची 
झाडे लावली आहेत; तेथून पाऊलवाटेने वरती जावे लागते. वाट विकट आहे. 
यात सहा लेणी व वरीच पाण्य[ची कुंडे आहेत. त्यातील दोन पाहण्यासारखी 
आहेत. 

लेणे क्रमांक ७६--हे लेणे या गटात मोठे आणि लक्षणीय आहे. यास लांवट 
ओसरी असून छतावर चार उतरत्या पायऱ्यांची चौकट असून त्यास प्रत्येकी 
खाली एक छिद्र आहे. जमिनीवर खांबाच्या पायाचे अवशेष नाहीत. यावरून 
येथे घडीव दगडांचे स्तंभ उभारले असावेत. ओसरीच्या छतावर रंगकामाचे 
अवशेष दिसतात. प्रवेशद्वार रुंद असुन दोन्ही वाजूस .खिडकी आहे. भितीवर 
ठराविक अंतरावर चौरस खोबणी कोरल्या आहेत. कदाचित त्यांचा दिवे 
ठेवण्यासाठी उपयोग होतं असावा. लेण्याच्या आत प्रशस्त मंडप असून त्याच्या 
सर्वे भितीस दगडी बाक कोरलेले आहेत. संपूर्ण छत सुवकरितीने चितारलेले 
होते आणि त्याचा वराच मोठा भाग आजही अस्तित्वात आहे. प्रथम छतास 
मातीचा गिलावा लावून त्यावर पांढरा चुना लावला; त्यावर गेरूच्या रंगात 
चौकोन आखून मध्ये कमळ व वतुळे रंगविलीत. शिवनेरीपुर्व, गणेशलणी गटात 


१.4: 


अशाच प्रकारचे छत रंगविले आहे. त्यावरून या बर्‍याच लेण्या समकालीन 
वाटतात. 
लेणे क्रमांक ८१--हे शेवटच्या टोकास म्हणजे दक्षिणेस असून त्यास चौरस 
मंडप, मागील भितीत दोन व बाजूच्या भितीत प्रत्येकी एक खोली आहे. यातील 
दोन खोल्यांत दगडी बाक आहे. लेणीच्या डाव्या हातास पाण्याचे कुंड आहे. 


नाणेघाट 


जुन्नरच्या वायव्येस २७.२ कि.मी., पुण्यापासून ११५.२ कि.मी. अंतरावर 
नाणेघाट असून येथे येण्यास जुन्नरहून एस.टी. बसने चावंड-आपटाळा मार्गाने 
घाटघरपर्यंत येता येते. वाटेत सुरुवातीस वर्णन केलेल्या डोंगरांच्या रांगा, 
चावंडचा किल्ला, उजवीकडे दूरवर हडसर किल्ला, निमगिरी डोंगर वगैरे प्रदेश 
लागतो. घाटघरला लागूनच जीवधन किल्ला आहे. हा सवे प्रदेश सृष्टीसौंदर्याने 
नटलेला आहे. घाटघरच्या उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत बरेच घाट आहेत. 
उदाहरणाथ : माळशेज, नाणेघाट, गुणाघाट, दार्‍याघाट, अंबोलीघाट, पिपरी 
घाट वगेरे. या घाटांच्या माळेमुळे ' घाटांचे घर ' हे घाटघरचे नाव' साथ 
वाटते. 

घाटघरपासून पश्‍चिमेस चांगल्या वाटेने सुमारे ४ कि.मी. गेल्यानंतर नाणेघाट 
लागतो. जाताना वाटेत डावीकडे जीवधन किल्ल्याचा काही भाग व त्या समोर 
मनुष्याकृती शिल्पासारखा दिसणारा दोनशे ते अडीचशे फट उंचीचा सुळका 
दिसतो. पुढे गेल्यावर एक उंच टेकाड दिसते त्यास ' नानाचा अंगठा? असे 
म्हणतात. हे नाणेघाटाचे अत्युच्च टोक आहे. वरती तुफान वाऱ्याचा झोत सतत 
असतो. शिखरावर उभे राहून पाहिले असता उत्तरेकडील कळसूबाईच्या 
डोंगरापासून ते दक्षिणेकडील भीमाशंकरपर्यंतचा प्रदेश दिसतो. 

नानाच्या अंगठ्यास जाण्यापूर्वी डावीकडे काळ्या पाषाणाची दरी दिसते. 
तो गुणाघाट असून येथे काही दशकापूर्वी ' रोप-वे-रेल्वे मार्ग ' करण्याचे काम 
हाती घेतले होते, ते रद्द झाले. परंतु या कामासाठी त्यावेळी बांधलेल्या इमारतींचे 
पडलेले अवशेष दिसतात. याच अवशेषात उजव्या हातास एक भला मोठा दगडी 
रांजण आहे. त्यात पूर्वी जकातीचे पेसे टाकले जात असे सांगितले जाते. या दगडी 
रांजणाच्या विरुद्ध दिशेस किवा रस्त्याच्या डाव्या बाजूच्या डोंगरात अनेक 
पाण्याची कुंडे व काही अपुर्ण लेणी आहेत. एकात मध्ययुगीन गणेश व लक्ष्मीचे 
शिल्प आहे. 

रस्त्याने तसेच पुढे गेले असता दोन डोंगरांच्या मधली घळ दिसते. तो हाच 
प्राचीन काळी कोकण आणि देश यांना जोडणारा मुख्य दुवा, म्हणजेच नाणेघाट. 
यंथून प्राचीनकाळी व्यापारी, सार्थवाह जात-येत असत. या घळीतून किवा 


डप 


खिडीतून पुढे गेल्यावर काही दगडांत कोरलेल्या, परंतु बऱ्याच ओबडधोबड, 
घडीव, दगडाच्या पायर्‍या लागतात. पायर्‍या सारख्या उंचीच्या नाहीत. त्यामुळे 
उतरण्यास त्रासाचे वाटते. परंतु समोर धूसर क्षितिजापर्यंत पसरलेल्या तळ 
कोकणचे मनोवेधक दृश्य दिसते. यात शीण निघून जातो. पुढे गेल्यावर डावी- 
कडील कपारीत लोखंडी कठडा व त्याच्या मागे एक लेण दिसते. हेच ते 
महाराष्ट्राच्या इतिहासास ललामभूत असणारे सातवाहन राजवंशातील राणी 
नागनिकेने कोरलेले शिल्प व लेख असलेले लेणे. 


आतील मंडप किवा सभागृह ८.७२ चोरस मीटर असून २.४० उंच आहे. 
याच्या तिन्ही भितींत खालच्या अंगास दगडी बाक कोरलेला असून तो बराच 
तुटला आहे. डाव्या अन्‌ उजव्या भितीवर सुबक अक्षरांत कोरलेले प्रचंड शिलालेख 
आहेत. यातील बराचसा भाग तुटलेला आहे. त्यामुळे यातील महत्त्वाच्या 
ऐतिहासिक वाबींचा तपशील लागत नाही. तरीही आहे त्या स्थितीतसुद्धा त्याचे 
महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे मागील भितीत दगडी 
बाकावर भितीत सातवाहन राजवंश कुटुंबातील आठ व्यक्तींची शिल्पे कोरली 
होती व त्यांच्या डोक्याच्या वरच्या भागावर त्यांची नावे कोरली होती. नावे 
अद्यापही दिसतात. परंतु दुर्दैवाने सर्वे मूर्ती कालाच्या ओघात तुटल्या आहेत. 
त्यातील काहींच्या पायांचे थोडेसे अवशेष दिसतात. त्यांचा क्रम डावीकडून 
उजवीकडे आहें तो असा : 


क्रमांक १--राजा सिमुक सातवाहनो सिरीमातो 
राजा सिमुख (श्रीमुख) सातवाहन याचा (पुतळा) 
क्रमांक २--देवि-नायनिकाय रत्नो च सिरि-सातकनिनो 
राणी देवी नायनिका (नागनिका ) आणि श्री सातकर्णी 
यांचे (पुतळे ) 
क्रमांक --कुमारोभा...... य... 
कुमार (राजपुत्र) भा.....य (हे नाव असलेला) 
कमांक ४--महारठि गणकयिरो. महारथी गणकयिर 
हा देवी नायनिकेचा पिता असावा. 
क््तांक ५--कुमारो हकुसिरि 
कुमार हकुश्री (राजपुत्र शक्‍्तिश्री ) 
कमांक ६--क्ुमारो सातवाहनो 
कुमार सातवाहन (राजपुत्र ) 


2.४-. 


डाव्या भितीवरील शिलालेख नाणेघाट येथील नागतिकेचा लेख 


ब्रह्मचरियाय दिखब्रतयञसुंडाय यञ्मा हुता धूपनसुगंधाय निय.... 


(९) ....रिको यंञ्रो दखिनायो दिना गावो 


१००००--१००० असा 
१००० पसपको प. 


उजव्या भितोवर : 


(११) धंञगिरि-तंसपयुतं सपटो १ असो १ असरथो १ गावीनं १००--१ 
असमेधो यंञओो वितियो यिठो दखिनायो दिना असो रूपालंकारो 
१ सुवंनं....नि १०--२ दखिना दिना काहापना १००००--४००० 
गामो १....दखिना दिना 


(१२) गावो सकटं धंञ्रागिरितंस पयुतं....वायो यंञो....१० - -७ घेन 
वाय....सतरस वी 


(१३) ....१०न७ अच....न .... ल्य .... पसपको दिनो .... दखिना दिना 
. _ सु.... पिनि १०--२ आसो रुपालंकारो १ दखिना काहापना 
१०००....२ 


ड़ 


(१४) गावो २०००० भगलदसरतो यंञो यिठो दखिना गावो १०००० 
गर्गतिरतो यंञओो यिठो....पसपको पटा ३०० गवामयनं यंञ्रो यिठो 
दखिना दिना गावो १०००--१०० गावो १०००--१०० 
पसपको काहापना.... पटा १०० अतुयामो यंत्नो.... 


(१५) ....गवामयनं यंञओो दखिना दिना गावो १००००--१०००.... 
अंगिरस (सा ) मयनं यंञो यिठो दखिना गावो १०००--१००त दखिना 


क्य! ...गावो १०००--१०० अंगिरसतिरतो यंञनो यिठो दखिना 
गावीा.... 


(१६) ....गावो १०० च २ छंदोपवमानतिरतो दखिना गावो १००० 
पा यंञओो यिठो दखिना....यंओो यिठो दखिना दिना 
गा १ ००० 


(१७) ....न सयं दखिना दिना गावो....त....अंगिरसामयनं छवस दखिना 
दिना गावो १००० दखिना दिना गावो १००० तेरस....अ 


(१८) ....तेरसरतो स छ....अग दखिना दिना गावो....दसरतो म.....दिना 


(१९) ....यंञो दखिना दिना 
(२०) .....दखिना दिना 


शिलालेखाचा आशय 


डाव्या अन्‌ उजव्या भितीवरील प्रचंड शिलालेखात देवी नागनिका हिने 
केलेल्या अनेक यज्ञांचे व त्यानिमित्त मुक्तहस्ताने दिलेल्या दानांचे उल्लेख 
आहेत. सुरुवातीस या लेखात लोकपाल, प्रजापती, धर्म, इंद्र, वरुण, कुबेर 
या वेदिक, आणि भागवत सांप्रदायातील वासुदेव, सकषेण या देवतांना वंदन 
केळे आहे. वरील वैदिक व यदुवंशीय (वासुदेव, संकर्षण) देवते यांचा समन्वय 
लक्षणीय आहे. 


नागनिकेने केलेली पुण्यक्रृत्ये गौरवाने वर्णन केली आहेत. त्यात यज्ञ आहेत. 
दक्षिणापथपती सातकर्णीची सहधर्मचारिणी या नात्याने आणि त्याच्या मृत्यूनंतर 
स्वत: तिने केलेल्या अनेक श्रौत यागांचे वर्णन लेखात आहे. या यज्ञात दोन 
अश्वमेध व एक राजसूय, शिवाय अग्न्याध्येय, अन्वारंभणीय, गवामयन, भगाल- 
दशरात्र, आप्तोर्याम, अंगिरसामयन, गर्ग्रिरात्र, अंगिरसातिरात्र, छंदोगपवमान, 
व्रिरात्र, शतातिरात्र, त्रयदेशराम, दशरात्र इत्यादी श्रौत याग असून अनक 


८ 


यज्ञांची नावे नष्ट झाली असतील. या यज्ञांच्या वेळी ब्राह्मणांना गायी, हत्ती, 
घोडे, रथ, कार्षापण, सोन्याचांदीचे अलंकार दान दिल्याचा उल्लेख आहे. यात 
एक हजारापासून वीस हजारापर्यंत कार्षापण, शंभरापासून दहा हजारापर्यंत गायी, 
शेकडो, घोडे, अनेक हत्ती, गावे, वस्त्रे इत्यादी आहेत. 


यातील राजसूय आणि अश्वमेध हे यज्ञ राजकीय दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहेत. 
दोन अश्वमेधांचे उल्लेख आहेत. त्याकाळी वर्षास दहा ते वीस लक्ष कार्षापण 
करसंभार उठवणाऱर्‍या राजानेच राजसूय यज्ञ करावा, तसेच पन्मास लाख ते 
एक कोटी कार्षापण उत्पन्न असलेल्या राजानेच अश्वमेध करावा असा संकेत असे. 
पहिल्यात आपण अभिषिक्त राजे आहोत व प्रजेची आपणास मान्यता आहे; 
तर इुसऱयात आपण वलाढ्य शत्रवरील विजयाचे स्वामी आहोत हे दाखविले 


९१ 


जाई. यावरून आपणास वरील शिलालेखांत राजकोय, धार्मिक, आथिक आणि 
सामाजिक वाबींचे सखोल दर्शन होते. 


वरील लेख, नष्ट झालेल्या सातचाहन 


न राजपुरुष आणि स्त्रियांच्या प्रतिमा, 
आणि त्यावरील नावे यावरून हे लेणे त्याचे २ स्त्रियांच्या प्रतिम 


त्यांचे देवकुल असावे असे वाटते. 


दशी पा आजूस सात-आट ' कुंडे आहेत व याच्याविरुद्ध 
"आआज्या/कपारीत अपुर्ण लेण. व कुड आहे. संपूर्ण उतरत्या नागमोडी घाटाचे 
अंतर दोन-तीन किलोमीटर आहे. वगर 


हे. वाटेत अनेक पाण्याची कुंडे 
ल शिगरू असून 
शिलालेख आहेत. खाली शिगरू नावाचे पा री कुड असुन काहीवर 


डर 


/१॥८॥५॥७४/॥१॥/१(८॥४५ 


(1) 7५॥॥5 एषप्ारेल550१ १) १७७ 3२०९७5: ॥॥7९ €वा/९ 7९॥७॥९४ ० शवांद' 
(ए.ञातञा, 1880). 


(2) १५5 3ए२०५5: 1२०९७०. 01 [6 छेपतताता डा (“800 110185 क्यात पणाला 
पायया: 4707८९००४८ आा९० ० प्र९9९7 वाक ०. ॥7 
(1,801, 1883). 


(3) ४३२5 3एरल$5 १५) 3प्त4०१७७पा १, [प)२&गा: ॥॥७०५७॥078 100707 शट 
€वा2 7९१७१९ ठा क्रर्रयाय शवा (काचा, 1970, 7९0१1). 


(4) 'शदादिविशीपिव डॉट. एवटशा2९७, घा०७, एका 7» शाटाथा 'शाग्व 
(8०1099, 1967). 


(5) 'रिकावादिणीीच बॉट हकटशार९७, पाळण, एव शा. ॥४श्‍रवावशाया ॥शाग्व 
(8०11089, 1972). रन 


(6) ॥ईवादाव्यीच ७ॉवाट एवटश९९७, ०9, एक शा. श्ायाठ एटण्ये 
(8०039, 1967). 


(7) $णराफप ४. ४%)प॥०: ॥१०८८-८या (2 ॥श71९७ वा ग्यापावा4ण शय्ट्राविाथ्व 
97४पळ, शा.1). 1॥65915 5101108 (०0 11९ एएपाए65(9? 01 10018, 1980. 

(8) 5णाराऊप़ ४. 1॥०प्$0: “ पिल (जया पण ०! १७ [प॥र्81व- 
12्चव4 पिठ पयाव्ा,?/ ३ववाळ एिढ्यया ए65ढाला७5 ग. शतांधा, 


खी 8010297 झ्ात &. पांडिय/, एत. ॥॥. 5. पवळा. 1२80: 
गाय, 1981. र 


शिंबनेरी किल्ल्यावरील उत्तरेकडील कडेलोटाची बाजू 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


